





फार पूर्वीची गोष्ट आहे डी! महानगर हे शहर 
विशाल देशांत राजधानीपासून खूप दूर होतं 
देशांत जरी कुठे दुष्काळ असला तर महानगर मात्र 
त्यापासून सुरक्षित होतं. तिथली जमीन सुपीक 
होती असं कांदडीजण म्हणत. तर तिथले नागरिक 
चांगले होते असंडी कांहीजण सांगत. पण या 
* सुस्थितीचे सारे श्रेय नगरपाल हेमशंकरला आहे 
असं बरेच जण ठासून सांगत असत. 

हेमशंकर बहुश्रुत होता. साधेसुधे जीवन जगत 
होता. त्याला राहाण्यासाठी चांगले राजभवन 
होते. पण तिथे न राहाता तो नागरिकांच्या समवेत 
एका साध्या झोपडीत आपल्या परिवाराबरोबर 
राहात होता. नगराच्या कामासाठी तो दिवसा 
त्या राजभवनात जात असे, आप जनतेच्या 
तक्रारीचे नीट निवारण करण्यांत तो जातीने लक्ष 
घालीत असे. 

नगरांतल्या लोकांचे हेमशंकरवर प्रेम होते. पण 


हू 


करुन राणीबंधुने विचारले, ''जेव्हा कुणी राणी 


शा 
3 /-1 “14. 


राजबंधु हा एकमेव नागरिक त्याचा मत्सर करीत 
होता. नांवाप्रमाणे तो राजाचा दूरचा नातेवाईक 
होता. तो खूप श्रीमंत होता. पिढ्यान पिढ्यांनी 
जरी नुसते बसून खाले तरी त्याची संपत्ती घटली 
नसती. पण जरी पैसा अमाप होता. तरी त्याला 
लोक प्रतिष्ठित मानत नसत. 

राजबंधुच्या पत्नीचे नांव होते राणीबंधु. ती 
देखील राणीची लांबची नातलग होती. एके 
दिवशी या दोघा पतीपत्नींमधे यश ब प्रतिष्ठा 
मिळवण्यासाठी काय करायला हृवे याबद्दल चर्चा 
झाली. 

दानशूर शिबीराजा, ययाति, बळी, हे सगळे 
चक्रवर्ती होते. असामान्य दानवीर कर्णदेखील 
अंगराज बनल्यानंतर यशस्त्री व प्रतिष्ठित गणला 
गेला होता. याचाच अर्थ असा कीं यश व प्रतिष्ठा 
हीं पदाशी जोडलेली असतात. जरा बेळ विचार 


21.3. 
षि ००८ ४३४-70.% 








म्हणवली जाते, तेव्हां लोक तिचा मानसन्मान 
करतात. पण पदावर नसतानादेखील नांव 
मिळवणारे कुणी लोक असतीलच कीं!'' 

त्याबर राजबंधुने हंसून उत्तर दिले, ''जे 
प्रतिभावंत असतात, त्यांना पद मिळाले नसले 
तरी ते नामवंत असूं शकतात. आम्ही प्रतिभावंत 
आहोत, पण अनुभवी नाही! आपल्याला आदर 
मिळवायचा असेल तर त्यासाठी महत्वाचे पद 
मिळाले पाहिजे. म्हणून आपण त्वरेने 
महाराजांकडे जाऊं या, व त्यांना व राणीसाहेबांना 
विनंती करु या कीं माझी नेमणूक नगरपाल म्हणून 
करावी. आपली बिनंती ते अव्हेरणार नाहीत ही 
प्राझी खात्री आहे.'' दोघेही राजधानीला गेले 
आणि राजाराणीला भेटले. 

त्यांची मागणी ऐकून राजा विचारांत पडला. 
थोड्याच बेळांत भानावर येऊन राजाने म्हटले, 
“तुम्हाला नगरपालाचे पद द्यायला माझी हरकत 
नाही. पण महानगर हे आदर्श नगर मानलं जातं. 
दिवसेदिवस त्याची चीफेर वाढ होते आहे. त्याचे 
खरे कारण आहे चांगला नगर्पाल हेमशंकर. तिथून 
त्याची बदली करणे न्यायाचे ठरणार नाही ना?" 

राजबंधु म्हणाला, ''महाराज, मद्वानगर संपन्न 
व स्वयंपूर्ण आहे. कारण तिथले नागरिक कष्टाळू 
आहेत, हे बिसरता येणार नाही. लोक सारे श्रेय 
हेमशंकरला देतात आणि त्याची प्रशांसा करीत 
बत्ततात. एबढंच नाही तर लोक आता असं 
म्हणतात की विशालदेशचा राज्यकर्ता हेमशंकर 
झाला तर फार बरं! त्याच्या यशावर नियंत्रण 


चांदोबा 9 






> 


व > » भी ह 
ी 6) [2 | 1) ढी र. ह 






1। २ 


॥« >“, “ 
्ऱ्ञ, “<< 
८ 0. 





। 
। 


"र 
९ क 
री 
“ 






र्र री 

ठेवले नाही तर आपले सिंहासन संकटात येईल.'* 

हेमशंकरच्या लोकप्रियतेमुळे आपले आसन 
संकटात पडेल, या'ची तोपर्यंत राजाला कल्पना 
नव्हती. त्याचे मन बिथरले. उलटसुलट विचार 
केल्यावर राजाराणींला एक मार्ग सुचला. त्यांनी 
महानगरला ताबडतोब एक दूत धाडला. त्या 
दूताने हेमशंकरला सांगितले, “ आपल्या 
कारकीदीत या नगराची फार भरभराट झाली. 
महाराजांची इच्छा आहे की साऱ्या देशाची 
अशीच प्रगती ब्हाबी. या कामांत त्यांना आपले 
सहाय्य हवे आहे. यापुढे आपण महाराजांचे ' 
सल्लागार व्हाल. आणि आपल्या जागी इथें राजबंधु 
ननरपाल होतील.'' 

अशा रितीने राजबंधु नगरपाल बनला. त्याने 
तोंडपुजे लोक जबळ केले, आणि त्यांच्यामार्फत 


भं 
डा ई, 





% (3 >” 


जानेवारी २०० 


१ (6 प, | ५२- 
भी श् 6.७ रः 1.५ 
ळी "1... रि 


“7. 43 


(8) क “् 


७६ य 


त > (२. 





तो स्वत:ची प्रशांसा करुन घेऊं लागला. त्याच्या 
कल्पनेपेक्षां कितीतरी जास्त पटीने त्याची प्रतिष्ठा 
बाढली. 

राजाज्ञेनुसार हेमशंकर राजधानीला पोचला. 
अनेक क्षेत्रांत त्याने राजाला रास्त सल्या द्यायला 
सुरवात केली च तो अंमलात आणला गेला. सारा 
विशालदेश स्वयंपूर्ण व संपन्न होऊं लागला. 

दोन बर्घनंतर महानगरांत भयंकर दुष्काळ 
पडला. जे नगर आजपर्यंत वैभवसंपन्न होते, लोक 
सुखी होते, तिथे आता हाहाःकार माजला. 
धान्याचे दुर्गिक्ष झालेच, त्याशिबाय पिण्याचे 
पाणीदेखील दुर्लभ झाले. जेव्हां राजाला 
महानशरांतल्या नागरिकांवर आलेले संकट 
समजले, तेव्हां राजाने हेमशंकरला तिथे पाठवले 
ब या दुर्दगोचे खरे कारण शोधण्यास सांगितले. 


जानेवारी २००५ 10 


त्यावेळी मंत्रीगणांनी राजाला सांगितले, 
“आता संपूर्ण देश सुखी ब संपन्न आहे, तर 
परहानगरांत दुष्काळ पडला आहे. हेमशंकरच्या 
कारकीर्दीत तिर्थे सारे कांही सुरळीत चाललेले 
होते. ते तिथून बाहेर पडले आणि महानगराच्या 
दुर्दशेला सुरवात झाली. महानगराबर आलेले हे 
संकट निबारले जाईल आणि सारा देशही सुखी 
होईल, असे कांडीतरी ठोस पाऊल उचलले 
पाहिजे, 

राजाने नकारार्थी मान हालवत म्हटले, “आपल्या 
विचारसरणींत कांहीतरी कुठेतरी ज्रुटी आहे 


खू &) हेमशंकरच्यामुळे जर देशाचे भले होणार असेल. 
॥$ तर महानगरचेही भले होईलच कीं] नाही तरी 


मद्चनगर्‌ हे देशाचा एक हिस्सा आहे.'' 

पंत्रीगणांनी ताबडतोब सांगितले, '“आपल्या 
या प्रश्‍नाचे उत्तर मद्ठानगरचे नगरपाल राजबंधु 
यांनी दिलं पाहिजे. आपल्या आज्ञांचं पालन 
त्यांच्याकडून झालंय कीं नाही ते आपण जाणून 
घ्यावं.'' 

या सूचनेतली कळकळ राजाला जाणवली. 
म्हणून महानगरांतली सत्य परिस्थिती 
पाहाण्यासाठी राजा स्वतःच तिकडे गेला. तिथे 
पोचल्यानंतर एकूण रागरंग पाहून राजा फारच 
दुःस्ब्री झाला. पृथ्वीवरचा स्वर्ग अशी ख्याति 
असणारे नगर आता अगदी बकाल झाले होते. 
गरीब बेकार होते, धनिकांना चोरांची भीती होती, 
आणि रोगराई फैलावली शोती. जेव्हा राजाने नगरांत 
प्रवेश केला तेव्हा राजबंधुने राजाचं भव्य स्वागत 


चांदोबा 





केलं आणि आपल्या लोकांमार्फत राजाबर 
स्तुतीचा भडिमार केला. 
राजभवनात पोंचल्यानंतर राजबंधु व हेमशंकर 
यांनी राजाची भेट घेतली. हेमशंकरने राजाला 
म्हटलं, '“महाराज, कांही काळांत इथे फारच 
अनीति माजलेली दिसते आहे. स्वार्थी लोकांचा 
राज्यकारभारांत बुजवुजाट झाला, आणि नगराची 
दुर्दगा झाली आहे. इथली व्यवस्था पाहायला 
मला दोन वर्षांची मुदत द्या. मी हे महानगर 
पूर्वीसारखं प्रगतिच्या मार्गावर घेऊन जाईन आणि 
त्याला पूर्ववत शोभिवंत नगर बनवू शकेन," 
तेव्हा राजबंधुने खुलासा करीत म्हटलं, 
*'राजन्‌, सगळेच दिबस कांही सारखे नसतात. 
नगराची ही दुर्दशा केवळ अनैतिक अधिकारी 
आहेत म्हणून झालेली नाही. ती फक्त दैवाची 
लीला आहे. मला फक्त दोन महिन्यांचा अवधि 
द्यावा महाराज! मी नगराचा कायापालट करीन.'* 
राजाने एकबार राजबंधुकडे रोखून बघितले 
आणि नंतर हेमशंकरकडे मान बळवून त्याला 
राजाने विचारले, ''मी राजबंधु'च्या शब्दावर 
विश्‍वास ठेवूं की तुमच्या शब्दावर विश्‍वास ठेवूं)'' 
हेमशंकरने अतिशय नप्रपणाने उत्तर दिले, 
"महाराज, राजबंधु खरं तेच सांगत आहेत. पण 
मी इथे असताना मी जनतेच्याबरोबर राहात होतो. 
आता राजबंधु राजभबनांत राहात आहेत. मला 
प्रजाजन आपापल्या अडचणी सांगत होते. तसे 
ह्यांना त्यांनी सांगितल्या नसतीत. म्हणून त्यांना 
खरी परिस्थिती पूर्णपणे माहिती नसेल.” 


च्चांदोबा 11 





पि 


त्यावर राजबंधुने उत्तर दिले, '“महाराज, 
प्रजाजन आणि मी ह्यांच्यात अजिबात अंतर नाही. 
सत्य काय ते जाणून घेण्याचा एकच मार्ग आहे. 
आम्ही दोघेही नगरांतल्या सर्व प्रकारच्या लोकांना 
भेटून त्यांच्याकडून खरी माहिती मिळवून घेऊं.' 

राजाने सांगितलं, “ठीक आहे, मी वेष पालटून 
तुमच्याबरोबर येईन. त्यानंतर हेमशंकरच्याबरोबर 
जाऊन लोकांना भेटेन.” 

त्यानुसार राजा व राजबंधु नगराच्या दिशेने 
पुढे निघाले. ते प्रथम एका श्रीमंताकडे गेले. 
नुकतीच त्याच्या घरी चोरी झाली होती. चोरांनी 
एक लाख मोहरा नेल्या होत्या. त्या श्रीमंताच्या 
मुलाने चोरांना थांबबण्याचा खूप प्रयत्न केला. 
पण चोरांनी त्याला मार दिला आणि त्यांत तो 
घायाळ झाला. ते सारे कुटुंब राजबंघुच्याजबळ 


जानेवारी २०८५ 


धाय मोकलून रडायला लागले. त्या घरांतल्या 
स्रियांना धीर देतादेता स्वत: राजबंधुलाही रडूं 
कोसळले. 

त्या घरांतून बाहेर पडताना राजबंधु राजाला 
म्हणाला, ''पाहिलंत महाराज, लोक मला फार 
मानतात. त्यांच्याशी बोलताना मला माझ्या 
भावनांना आवर धालता आला नाही. मला ते 
किती जवळचे वाटतात ते आपण पाहिलंत 
ना?" त्यानंतर त्यांनी आणखी दोन श्रीमंत, चार 
मध्यवर्मीय व पांच गरीब घरांना भेटी दिल्या. 
प्रत्येक ठिकाणी हेच झालं. 

संध्याकाळीं, हेमशंकरच्याबरोबर राजा 
नगराच्या दुसर्‍या एका पेठेकडे वळला. तिथे सर्व 
वर्गातल्या लोकांची परिस्थिती फारच केविलवाणी 
होती. पण हेमशंकर त्यांच्याशी प्रेमाने बोलला 
आणि त्यांच्या अडचणी त्याने लक्षपूर्वक 
ऐकल्या. त्याबरोबर खुलासेवार माहितीसाठी त्याने 
अनेक प्रश्‍नही विचारले. 

राजभबनांत परत आल्यानंतर राजाने 








हेमशंकरला म्हटले, '"नागरिकांची अवस्था फारच 
कठीण दिसते आहे. त्यांना पाहून राजवंधुला तर 
अश्रू आबरेनात. पण तुम्हाला मात्र थोडेसेदेस्वील 
दुःख वाटलेले दिसले नाही." 

हेमशंकरला आश्‍चर्य वाटून त्याने उत्तर दिले, 
“महाराज, मला दुःख जरुर वाटले होते. पण मी 
माझ्या भावनांना आवर घातला. आपण राज्याचे 
अधिकारी आहोत, कोणत्याही स्थितींत 
जनतेच्या समोर असहाय्य, अनाथाप्रमाणे आपण 
स्डता कामा नये. त्यामुळे त्यांच्या मनातल्या 
प्रतिमेला तडा बसती. लोकांची विचारपूस 
केल्यानंतर माझ्या लक्षांत आले कीं शासनपद्धती 
आंतून पूर्णपणे बिघडलेली आहे आणि ह्याला 
अधिकारीच जबाबदार आहेत. आपणदेखील 
पाहिलंत. आता याला उपाय शोधायला हवा." 

हेमशंकरचे बोलणे ऐकून राजाने त्यावर 
फारसा विचार केला नाही. त्याने लागलीच 
हेमशंकरला नगरपालपदावर पुन्हां नेमले आणि 
राजबंधुला आपला सल़ञागार नेमले. 





पी क यास 


अस्वल्या 


-.. (कळ आळ. 


वो 


0. या 
च्य 





] | 
नी 


(अल्बल्या भाऊ्रिक आणि कालीवर्पा मायापर्कटाचा पाठलाग कठीत किल्ल्याजवळ पोचते. अस्वल्या 
वाधिकाने त्यांना किल्ल्याच्या भातल्या ताईची माहिती दिली. /बितकेतू गराच्या पत्री जीवयुषाने/तिथो 
पोचल्यानंतर एक? सैनिकाला कातीव्मिकिडे धाडते. तितक्यात नगय डाळू व त्याच्या साथीकायनी 
किल्ल्याच्या दरवाज्यांना आग लाक्‍ती त्यानंतर...) 


किल्ल्याचे दरवाजे जळून, त्यांची राखरांगोळी 


झाली. ते पाहून अस्बल्या वधिक सोंडतुटकरया 


हत्तीवर स्वार होऊन जेव्हां तिथे पोचला तेव्हां तो 
म्हणाला, *कालीवर्मा महाराज, आता आपण 
किल्ल्यांत प्रवेश करुं. तिथे तो मायावी मर्वट नक्की 
आपल्या हाती लागेल.'' आणि जळकी लांकडे 
हातांत धरून उड्या मारणाऱ्या रानटी नोकराला 
हांक मारून तो म्हणाला, ''ए सेवका! लौकर इर्थे 
ये आणि या हत्तीला किल्ल्याच्या आंत ने!'' 
त्या सेवकाने हातांतली लांकडे दूर फेकून 






दिली व नागमल़ाला सावधगिरीचा इशारा देत 
तो म्हणाला, ''अस्बल्यामहाराज, हा बघा मी 
आलोच!'' आणि तो त्या हत्तीच्या दिशेने 
जाणारच होता, तेवढ्यांत नागमल़्लाने त्याला 
हाताने खूण करुन थांबवले ब म्हटले, ' इथे आता 
मला नि माझ्या साथीदारांना काय काम आहे" 
आम्ही आपली रानाची वाट धरतो आणि आमचा 
धंदा पुन्हां सुरु करतो!'' 

किल्ल्याच्या दरवाज्याजवळ असलेल्या 


कालीवर्माने हे शब्द ऐकले आणि तो नाराज झाला. 


ह न्य्< मान व्यांबोी क न्न 
के बट 4 ऱ कळ ० /» र. 21.0. 
क र्न “णे --“* * दुक ऑऔ. ७ *्ल्के क >. ९ र ही पत 
लकी म अक बो. यी क त 








नागमल्लुच्या दिशेने रागाने बघत, तलवार दाखवून 
तो बोलला, “अरे रानटी दरोडेखोरा, शेवटल्या 
क्षणी तू आपल्या बाईट विचारांची ओळख 
दिलीसच ना] नि:शस्त्र वाटसरुंना धाक दाखवून 
त्यांना लुटणे एकढेच तुला ठाऊक, पण धैर्य 
दाखवून शत्रूशी दोन हात करण्याचे साहस कां 
तुम्ही दाखवत नाही?'" 

त्याबर नागमल्लाने सर्बांकडे एकबार नजर 
फिरवली आणि उत्तर दिले, ''मी जन्मलो तो एक 
लुटारु म्हणूनच! पोट भरण्यासाठी ज्यांच्याकडे 
घन मिळेल त्यांनाच मी लुटतो. आता किल्ल्यांत 
दुर्मुखराजा जिंकला किंबा सूर्यभूपति जिंकला, 
मला काय त्याचं सुखदुःख?" 

अस्वल्या मांत्रिकाच्या लक्षांत आलं कीं 
पैशाच्या लालसेने नागमलु आडबळणाने असे 
उलट सुलट बोलतो आहे, आपली तलबार 





ज्ञानेबारी २००५ रि 14 





नागमल्लाच्या खांद्यावर टेकवून कालीवमनि 


| दरडावून त्याला म्हटले, “अरे नागमल्ला! या 


तलवारींत मंत्राची शक्ती नाही, पण जर हा माझा 
मंत्रदंड असता तर एव्हांना तुलाही अस्वलाच्या 


॥ रुपांत मी बदलून टाकले असते. दुर्मुखराजा सोडून 
। दुसरा कुणी आता विजयी झाला तरी तो 


अरण्यांतल्या हिस्र श्‍वापदांसारखा तुमचीच 


। शिकार करेल. हे लक्षांत कसं येत नाही तुझ्या] 


तू तर अगदीच रानटी आहेस कीं] 

हे शब्द ऐकून नागमलू वाटलं कीं त्याने 
दुर्मुखराजाच्या पक्षांत जाणं हेच योग्य ठरेल. त्याने 
आपल्या दोघा सहकार्‍्यांच्याकडे वळून पाहिलं 
आणि म्हटलं, आरे ऐका| आजपासून आपल्याला 
रानावनांत भटकण्याची कांहीही जरुरी नाही. 
आपण जर दुर्पुखराजाच्या पक्षांत राहून शत्रूचा 
संहार केला तर ते विजयी झाले कीं त्यांच्या 
सैन्यांत आपल्याला नक्की नोकरी मिळेल." 

आपल्या नेत्याच्या तोंडून ही बातमी 
ऐकल्यावर दोन्ही डाकू आपापल्या तलवारी 
उंचावून ओरडले, ''दुर्मुख महाराजांचा विजय 
असो!" 

अस्बल्या मांत्रिक आणि कालीवर्मा आपापल्या 
वाहनांवर स्वार होऊन वघिकाला म्हणाले, ''आपण 
सगळेजण मिळून दहाजणदेखील होणर नाहीत. 
आपले मुख्य काम म्हणजे मायावी मर्कटाचे रूप 
धारण करणाऱ्याकडून मंत्रदंड हस्तगत करणे आहे. 
त्यानंतर दुर्मुखराजाचे रक्षण करणे हे आहे. त्यासाठी 
तुम्ही प्रत्येकाने आपले धैर्य ब त्याग यांचा परिचय 
करुन द्यायला हवा." 


यांदोबा 








सर्वांना हत्यारे उंचावून घोषणा केली, 
“'कातीवर्मा की जय] 

घोड्यावर स्वार झालेला कालीवर्मा पुढे राहून 
किल्ल्याच्या आंत जाऊं लागला. कांहीतरी 
आठवलं म्हणून त्याने घोडा मागे फिरबला आणि 
विचारले, 'राक्षस उग्रदंड कुठे आहे?" 

त्याचवेळी उग्रदंड एका हत्तीची सोंड पकडून 
दू, उभ्या असलेल्या जितकेतूचा मंत्री जीबगुप्त 
याच्याकडे जात होता. 

ते बघून कालीवर्मा थक्क होऊन अस्बल्या 
मांत्रिकाला म्हणाला, गुरुजी! हा राक्षस 
जितकेतूच्या पक्षाला मिळणार असं वाटतंय." 

''असं कधीही होणार नाही. त्याचं 
माझ्याकडे कांहीतरी वैयक्तिक काम आहे असं 
मला कळलंय. तू झटकन जा आणि खरी गोष्ट 
काय आहे त्याचा छडा लाव.'' मांत्रिकाने सला 
दिला. 

या गोष्टी ऐकून अस्वल्या वधिक हत्तीवर 
बसलेल्या दुर्मुखराजाच्या अंगरक्षकांना म्हणाला, 
“अरे अंगरक्षकांनो| तो राक्षस कदाचित 
कालीवर्माजींना कांहीतरी दगाफटका करील, पण 
त्यापूर्वीच आपण सावध होऊन त्यांना संरक्षण 
देत त्यांच्या पाठीमागून हत्तीबरोबर जाऊं या." 
असं सांगून त्याने एका वन्य माणसाला आज्ञा 
दिली आणि कालीवर्माच्या घोड्याच्या पाठोपाठ 
आपला हत्ती नेला. 

घोड्यावर बसलेला कालीवर्मा आणि 
हत्तीवरचा अस्वल्या बधिक ब अंगरक्षक आपल्या 
दिशेने येत असलेले पाढून उग्रदंड राक्षस क्षणभर 


चांदोबा 15 





स्तंभित झाला. नंतर त्याने आपली दगडी गदा 
वर उचलली, आणि हत्तीची सोंड पकडून ती 
त्यांच्या दिशेला वळवून तो तयांरीने उभा 
राहिला. 

कालीवर्मा उग्रदंडाजवळ जाऊन म्हणाला, 
'“उग्रदंडा, हे काय आहे? आम्हाला वाटलं होतं 
कीं तू आमच्याबरोबर किल्ल्यांत येशील आणि 
दुर्मुखराजाचे सूर्यभूपतीपासून रक्षण करशील! 

*'कालीवर्मा, दुर्मुखराजा जिवंत आहे असा 
तुला विश्‍वास आहे कां?'' उग्रदंडाने विचारले. 

"दुर्मुखराजा आत्तापर्यंत मेला असेल अशी 
शंका तुझ्या मनांत कां आली”) किल्ल्याच्या 
आंतले कांही सैनिक दुर्मुखच्या बाजूने लढत 
आहेत. तसं नसेल तर आंतला शस्त्रांचा खणखणाट 
आपल्याला कसा ऐकू आला असता?" 

दूरवर उभ्या असलेल्या जीवगुस मंत्र्याच्या 


जानेबारी २०८०५ 





सैनिकांच्या दिशेने हाताने खूण करीत उग्रदंड 
राक्षस म्हणाला, “कालीबर्मा, तुम्ही सारे 
किल्ल्याच्या दारांतच वायफळ चर्चा करण्यांत 
कां वेळ बाया घालबत आहात? अजूनही तुम्दी 
लौकर किल्ल्यांत घुसा, दुर्मुखराजाला वांचवा, 
आणि त्याबरोबर मायामर्कटाकडून मंत्रदंड 
मिळवा|'' 

''हेच करायला आम्ही तिकडे जात आहोत. 
पण या हत्तीला घेऊन तू कुठे चालला आहेस”?'' 
कालीवर्माने प्रश्‍न केला. 

उग्रदंडाने दगडी गदा जीवगुत्ताच्या दिशेने 
उंचाबत म्हटले, *'जीवगुप्त मंत्री आणि त्याचे 
सैनिक किल्ल्यांत मागल्या बाजूने घुसून तुम्हाला 
मारतील म्हणून मी त्यांना रोखून धरायला जातो 
आहे." 

हे शब्द ऐकून कालीवर्माला फार समाधान 


ज्ञानेबारी २००", 16 





बाटले आणि वधघधिक वगैरे मंडळींबरोबर तो 

किल्ल्याच्या दरवाज्याजबळ परत आला. सगळे 
गर्जतच किल्ल्यांत शिरले. दोन हत्तीवर तलवारी, 
भाले घेऊन कांहीजण स्वार झाले होते. परंलु एका 
घोड्यावर कालीवर्मा, रेड्यावर अस्वल्या मांत्रिक 


० क ॥ आणि त्यांच्यामागे नागमल्ल व त्याचे साथीदार 


ओरडत येताना बघून सूर्यभूपतीचे सैनिक घाबरुन 


०---_. गेले व त्याला म्हणाले, ''मडाराज, अस्वल्या 
मांत्रिक हत्तींचे दळ घेऊन आंत येतो आहे. या 


क्षणीं आपण इथून पळवून जाणेच योग्य आहे." 
दुसर्‍याच क्षणाला एका लहानशा इमारतीच्या 


।। मागे लपलेला सूर्यभूपती आपली रक्ताने माखलेली 


तलवार परजत पुढे येऊन गरजला, “अरे 
सैनिकांनो, तुम्ही घानह नका. दुर्पुखच्या पक्षांत 
लढणाऱ्या बहुतेक सर्वजणांना आपण मारलेले 
आहे. हा मांत्रिक काय विशेष करु शकणार आहे? 
आपल्या पक्षांतल्या मायावी पर्वटाकडे 
मांत्रिकापेक्षां जास्त मंत्रशक्तीचे बळ आहे ना!'* 

सूर्यभूपतीला बघून कालीवर्मा दांतओठ सत्रात 
ओरडला, ''अरे भेकड मांडलिका, माकडाची 
मदत घेऊन लढाई जिकायचा बेत आहे वाटतं 
तुझा? दुर्मुखराजा कुठे आहे? झटकन सांग. 
त्याच्या हातून मी तुझा शिरच्छेद करबणार 
आहे." 

त्याच वेळी त्या इमारतीच्या छोट्याशा 
भिंतीबर मायामर्कट उडी मारुन येऊन बसला 
आणि किचकिच करु लागला. सर्वानी माना 
वेळावून त्याच्याकडे बघितले. मर्कटाच्या 
उजव्या हातांत मंत्रदंड चमकत होता. उजव्या 


चांदोबा 








हातांत एका मुंडक्याचे केस पकडले होते. ते 
हलवत मर्कट म्हणाला, ''अरे कालीवर्मा, तू 
दुर्मुखराजाची माहिती विचारतो आहेस ना? हे 
बघ, त्याचे धडावेगळे मस्तक आहे. तू त्याच्या 
घडाच्या शोध घेईपर्यंत तुझे मस्तकदेखील 
सूर्यभूपतीच्या तलवारीने असेच धडावेगळे 
होऊन खाली जमिनीवर पडेल.” 

लगेच अस्वल्या मांत्रिकाने तलवार उपसली 
आणि आपल्या वाहनाला म्हणजे रेड्याला पुढे 
हाकलत तो बोलला, '*माकडाच्या रुपांतल्या दुष्ट 
भ्रांतिमती, तू माझा मंत्रदंड चोरला आहेस म्हणून 
उगीच हुरळून जाऊं नकोस. माझ्याजबळचे 
शरख्देखील तितकेच प्रभावी आहे. तुझे गुरु 
मिथ्यामिश्रसुद्धां ब्रम्हपुत्रेच्या कांठर्‍चा प्रदेश सोडून 
इकडचे अरण्य बघायला आले आहेत वाटतं?" 
__ या प्रश्‍नाचे उत्तर म्हणून मायामर्कट तुच्छतेने 
किचकिचत बोलूं लागला, ''अरे अस्वल्या 
प्ांत्रिका] तुझ्या मंत्रशक्तीच्या जोरावर तू माझ्या 
गुरूचा ठावठिकाणा शोध कीं| बहुतेक माझे गुरु 
तुझ्या गुरु अस्घलपादाचे मस्तक छाटण्यासाठी 
बर्फाच्या लादीवर आपली तलवार पाजळत 
असतील.'' 

हे शब्द ऐकताच मांत्रिक संतापाने लाल झाला 
आणि दांतओठ खात म्हणाला, '“अरे शिष्या 
कालीबर्मा| तुम्ही सर्बांनी असा कडक पहारा 
बसवा कीं किल्ल्यांतला शज्रूपक्षाचा एकही जिवंत 
माणूस पळून जाऊ शकणार नाही, आणि शक्‍य 
झालं तर या मायामर्कटाला आणि सूर्यभूपतीला 
पात्र पकडून त्यांचे तुकडे तुकडे करुन टाका.” 


चांदोबा 17 





मांत्रिकाच्या तोंडून हे शब्द बाहेर पडल्यानंतर 
अस्बल्या बघिकाच्या हत्तीवर बसलेल्या 
वबन्यमाणसाने बाण सोडला. आणि माया- 
मर्कटाच्या ज्या हातांत कापलेले मस्तक होते. 
त्या हाताला तो बाण लागला, त्याबरोबर 
पायामर्कटाने किंकाळी फोडली आणि त्याच्या 
हातांतले मस्तक घसरून दूर जाऊन पडले. 

लागलीच दुसर्‍या हत्तीवर बसलेले 
दुर्मुखराजाचे दोन्ही अंगरक्षक उडी मारुन खाली 
उतरले आणि धाबतच जाऊन त्यांनी त्या 
प्रस्तकाची तपायणी केली. ''हे कांही दुर्मुख 
महाराजांचे मस्तक नाही हा मायाबी आपल्याल! 
फसबतोय.'"' 

दुसर्‍याच क्षणीं अस्वल्या बधिक '*'सिरस 
भैरव!'' अशी गर्जना करीत, परशू उंचावत 
म्हणाला, ''अरे रानटी सेवका! तू तर 


जानेबारी २००५ 


>> * >. ««.. > « 


मायामर्कटावर बाण चालवून अद्‌भुत काम केले 
आहेस कींरे| दुर्मुखराजाला शोधण्यासाठी आम्ही 
आता साऱ्या किल्ल्यांतल्या कोपरान्‌ कोपरा 
पिंजून काढूं. जे माझ्या परशूचचे बळी होणार 
नाहीत, त्यांना तू तुझ्या बाणांनी ठार मारून 
परलोकांत पाठव.*' आणि त्याने हत्तीच्या 
गंडस्थळावर परशुच्या मुठीने जोरांत आघात 
केला. 

हत्तीने गगनभेदी चित्कार केला. त्या वेळांत 
मायावी मर्कटाने त्या लहानशा भितीवरुन उडी 
मारली आणि तो दिसेनासा झाला. तेव्हां 
कालीवर्मा अस्वल्या मांत्रिकाला म्हणाला, 
'“गुरुजी, आपण अगोदर सूर्यभूपती व त्याच्या 
सैनिकांना मारलं पाहिजे. दुर्पुखराजा या किल्ल्यांत 
नक्की जिवंत असेल असा माझा विश्‍वास आहे." 

तोपर्यंत सूर्यभूपतींच्या सैनिकांपासून लपून 
राहिलेले दुर्पुखराजाचे सैनिक मांत्रिकाजवळ 
पळतपळत येऊन पोचले नि म्हणाले, “महाराज! 
आमचे महाराज शत्रूला घाबरुन दरबारांतल्या 
सिंहासन असलेल्या दालनांत लपून बसले 





जानेवारी २००", 





आहेत,” '*तर तुम्हीच पुढे होऊन मार्ग दाखवा. 
शत्रूचं काय करायचं ते आम्ही बघतो." 
कालीवर्माने त्यांना दिलासा दिला. कालीवर्मा 
आणि अस्वल्या मांत्रिक सभामंडपाजवळ पोचले, 
तेवढ्यांत हत्तीवर स्वार असलेला अस्वल्या वघिक 
तिथें आला. दुसऱ्याच क्षणी सिंहासनबाल्या 
दालनाचे दरवाजे उघडले. सर्वांनी आश्चर्याने 
बघितलं कीं दुर्मुखराजा सिंहासनावर बसलेला 
आहे. 

सारेजण थक्क होऊन पाहात होते, तोच 
दुर्पुखराजाने आपला हात उंचाबून म्हटले, “हे 
अस्वल्या वधिका, आपल्या सिंहासनावर फिरून 
एकदा बसण्याची माझी इच्छा पूर्ण झाली. आता 
तू कोणत्याही बिध्नाशिवाय माझे प्रस्तक छाटून 
आपल्या गुरुच्या हातांत देऊं शकतोस. माझी 
कोणतीही तक्रार राहणार नाही.” 

ताबडतोब बघिकाने आपला परशू उंचावला 
आणि हत्तीबरुन त्याने खाली उडी मारली व तो 
सभामंडपाच्या दिशेने पळत जाऊं लागला. 

(क्रमपाः) 




















वेताळ- 
कथा र 
> 


शि निरश्यः [चा पक्का विक्रमार्क पुन्हा त्या 
_ प्रन वृक्षाजवळ गेला. त्याने झाडावरुन 
ह... ् खाली उतरवले, आपल्या खांद्यावर 
१ ऑकरिटाकले आणि तो स्मशानाऱ्या वाटेने 
शू ४” चालायला लागला. तेव्हां शवांत 
' लपलेल्या बेताळाने म्हटले, 'राजनं, तुझे 
हे कठोर परिश्रम पाहून मी चकित झालो 
.. आहे, मला वाटतं तुझा कु णीतरी 
"४ अप्रत्यक्षपणे अपमान केला आहे. त्यांतून 
त्याला लपवण्यासाठी किंवा स्वतःला 
*« सावरण्यासाठी तू प्रयत्न करतो आहेस. 
सांग, माझा हा तर्क खरा आहे कीं नाही? 
गणूस कांहीतरी चांगले करण्यासाठी 
दे काम हातांत घेतो. पण परिस्थिती 
हा साथ देत नाही. उलट त्या 
ळे त्याचे नुकसानच होते. आणि 
जानेवारी २००५ 


ह 















|) 
॥॥॥॥१॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ वक 
म ॥/ १ “ ॥ १1-०२ 
गॉ.,७. ! शा /) "1164 


"१1 






वदे) 

आ 
8 

पारा | 





न र 
तो त्याला अपमान वाटतो. लोक हसतील या 
भीतीने तो ती गोष्ट इतरांना सांगत नाही..त्याबद्दल 
सावध राहातो. त्याचे उदाहरण म्हणून मी 
सुनीलवर्मा राजाची गोष्टच तुला सांगतो. एका 
चोराने ह्या राजाला फसवले. पण ही गोष्ट इतरांना 
माहीत असूं नये असे राजाला बाटत होते. म्हणून 
जेव्हां तो चोर पकडला गेला, तेव्हां राजाने त्याला 
शिक्षा केली नाही, उलट त्याला माफी दिली. 
एक राजा म्हणून त्याने असं करायला नको होतं. 
त्या राजाची ही कथा नीट लक्ष देऊन ऐक 
आणि वेताळ राजाला सुनीलराजाची कथा सांगू 
लागला. 

सुधीरवर्मा राजाचा मुलगा सुनील हा दयानंद 
मुनींच्या गुरुकुलांत शिक्षण घेत होता. सर्व विद्यांचे 
भरपूर ज्ञान संपादन केल्यानंतर दयानंद मुनी 





जानेबारी २००५ 20 


त्याला म्हणाले, *'तू विद्यार्जञ करताना त्यांत 
रस घेतलास आणि निरंतर परिश्रम करीत 
राहिलास. त्यामुळे इतर विद्यार्थ्यांच्या मानाने तू 
कमी वेळांत शिक्षणक्रम पूर्ण केलास. 

आता तुला इर्थे राहाण्याची आवश्यकता 
नाही. विद्या ही माणसा'च्या दोन्डी डोळ्यांसारखी 
आहे. राज्याचा कारभार चालवताना तुला तिचा 
उपयोग होईल. 

जनतेचे कल्याण कसे होईल व त्यांतून 
सर्वांचा फायदा होईल असे निर्णय अधिकारीवर्गानि 
विच्चारपूर्वक घ्यायचे असत्तात. त्यामुळे 
राज्यकर्त्याला विद्या ही अत्यंत आवश्यक व 
उपयोगी असते. या विद्येचा ब सबंध मानव- 
जन्माचाही परम अर्थ आहे परोपकार. डे परम सत्य 
तू स्वप्नांतदेखील कधी विसरु नकोस. तीच 
माझी खरी गुरुदक्षिणा डोईल.'* असं सांगून मुनींनी 
सुनीलला आशिर्वाद दिला. 

सुनीलने गुरुंना भक्तिमावाने नमस्कार केला. 
नुरुकुलासाठी त्याच्या पित्याने धाडलेल्या बस्तू 
त्याने गुरूजींना अर्पण केल्या आणि तो 
राजधानीला परतला. 

विद्येचे तेज त्याच्या चेहऱ्यावर झळकत 
होते. पूर्णचंद्रासारखा तेजस्वी दिसणारा आपला 
पुत्र पाहून राजा सुंधीरवर्माला फारच आनंद झाला. 
मंत्रीगण व राजगुरुंना विचारुन त्याने मुलाला 
थाटामाटांत राज्याभिषेक केला. 

पित्याला साजेशा रितीने पुत्रानेही राज्य- 
कारभार दक्षतेने चालवला. गुरुकुलांतून बाहेर 


चांदोबा 


पडताना गुरुजींनी सांगितलेले उपदेशपर शब्द 
त्याच्या कानांत गुंजत होते. म्हणून तो बरेच 
वेळा वेष पालटून राज्यांत फिरत असे आणि 
प्रजेच्या चिता समस्या यांची माहिती मिळवीत 
असे. 
जमेल तितक्‍या समस्यांचे निवारण करण्याकडे 
त्याचा कल होता. अडचणींत असलेल्या 
लोकांना मदत करण्यांत त्याला अपार आनंद 
मिळत होता. 

एकदा तो कापडव्यापाऱ्याच्या वेषांत दुसऱ्या 
प्रांतात जायला निघाला. राजधानीपासून 
थोड्याशा अंतरावर वाहणारी नदी पार करुन, 
तिथले रान ओलांडून, तो एका गांबाजवळ 
पोचला, तेव्हां अचानक त्याला एक केविलवाणा 
आवाज ऐकू आला, “माझ्या मुलाला बांचबा, 
माझ्या मुलाला वांचवा.”' ते शब्द ऐकताच 
राजाने तिकडे वळून पाहिले. 

तिथे एका ओसाड विहिरीजवळ एक माणूस 
उभा होता आणि विहिरीत बघत ओरडत होता. 
“अहो भाऊ, माझा मुलगा विहिरीत पडला, मी 
लंगडा आहे, मला विहिरीत उतरता येणार नाही. 
माझ्या मुलाचे प्राण वांचवा, कृपा करुन त्याला 
वांचवा.' त्याने दीनबाण्या सुरांत विनवले. 


वेषांतर केलेल्या सुनीलने कापडाचे मोठे 


गांठोडे जमिनीवर ठेवले आणि बिहिरींत बांकून 
पाहिले, व आंत उडी मारली. त्याने विहिरीत नीट 
पाहिले, अगदी तळाशी बुडी मारुनदेखील 
सगळीकडे पाहिले, पण मुलगा दिसला नाही. 


चांदोबा 21 





बराच वेळ तो बिहिरीत थांबला. शेबटी तो बरती 
आला तेव्हां तिथे तो लंगडा नव्हता आणि राजाचे 
कापडाचे मोठे गांठोडेदेखील नव्हते. आपण 
फसवले गेले आहोत हो राजाला लागलीच समजले. 
तो उदास मनाने राजवाड्यांत परतला. 

दहा दिवस झाले. अकराव्या परतला जेव्हां 
सुनील राजा दरबारांत सिंहासनावर बसला होता, 
तेव्हां डातकड्या घालून एका चोराला सैनिकांनी 
राजापुढे आणले. 

राजाने त्याच्याकडे निरखून पाहिले आणि 
त्या चोराचा कोणता अपराध होता ते सैनिकांना 
विचारले. 

“महाराज, पुण्यगुप्त सराफाच्या घरी ह्याला 
चोरी करताना हा पकडला गेला." सैनिकांनी 
सांगितले. 


जानेवारी २०८५ 





थोडावेळ राजाने मनाशी विचार करुन 
सांगितले, ''ठीक आहे, उद्यां सव्हाळपर्यंत याला 
तुरुंगात ठेंबा. त्याला काय शिक्षा द्यायची ते मी 
उद्यां सांगेन.” 

सैनिकांनी त्याला ओढत नेले आणि तुरुंगात 
डांबून ठेवले. 

त्या रात्री राजाने पुन्हां कापडाच्या व्यापाऱ्याचा 
बेघ घेतला आणि तो तुरुंगात गेला. झोंपी गेलेल्या 
चोराला राजाने उठवले. 

चोर दचकून उठला आणि समोर त्याच 
व्यापाऱ्याला बघून चकित होऊन म्हणाला, “तू 
इथे कसा आलास? तूठ्ठी एक चोर आहेस कीं 
काय *' 

राजाने आपली खोटी दाढी काढली, पगडी 
उतरबली आणि ते पाहून चोराची बोबडीच 


जानेवारी २००८ 22 


वळली. तो थरथर कांपत, चांचरत म्हणाला, 
"महाराज, क्षमा करा. मी आपल्याला फसवून 
आपले गांठोडे चोरले. मी यापुढे खरंच कधीही 
चोरी करणार नाही. मला वांचवा.'' आणि त्याने 
राजाच्या पायांबर लोटांगण घातले. 

“तुझ्या अपराधाची शिक्षा तुला भोगायलाच 
हवी. सराफाच्या घरी चोरी केलीस त्याबद्दल तुला 
शिक्षा होईल. तू प्रला फसवलंस त्यासाठी मी तुला 
कांही शिक्षा करणार नाही. मातर एक लक्षांत ठेव 
विडहिरीच्याजबळ जे कांढी घडलं, ते तू दुसर्‍या 
कुणालाही, कधीड़ी सांगायचं नाही. ही माझी अट 
तुला कबूल आहे?'' राजाने विचारलं. 

“हो महाराज, मला मान्य आहे!'' चोराने 
राजाचे पास धरीत म्हटले. राजा तुरुंगातून बाहेर 
पडला. | 

दुसर्‍या दिवशी सैनिकांनी चोराला दरबारांत 
राजासमोर उभे केले. राजाचा न्यायनिवाडा 
ऐकायला सारे ढरबारी उत्सुक होते. 

राजाने चोराला विचारले, *'पुण्यगुप्त 


*सराफा'च्या घरी तू चोरी करताना पकडला गेलास 


क्रां?" 

''होय, महाराज!” 

“ही तुझी पहिलीच चोरी आहे कीं चोर्‍या 
करणे हा तुझा धंदा आहे?” राजाने विचारले. , 

"महाराज, चोरी करणे हा माझा धंदा नाही. 
पाझे शिक्षण संपल्यानंतर माझ्यावर चोरीचा खोटा 
आळ लादला गेला. ती चोरी मी खरोखरीच केलेली 
नव्हती. माझ्यावर चोर असण्याचा शिक्का बसता. 


चांदोबा 








कांडी कामधंदा मिळावा म्हणून मी खूप प्रयत्न 
केले. पण चोर ठरबला गेलो होतो-साहजिकःच 
कुणी काम देईना. मला जगणे असह्य झाले होते. 
या आयुष्याची समाप्ति करावी म्हणून मी 
मरण्यासाठी अरण्यांत गेलो पण आत्महत्या 
करण्याचा मला धीर झाला नाही. 

मी भुकेने कळवळून एका विहिरीच्या कांठावर 
थकून बसलो होतो. तिथे एक पुण्यात्मा आला 
होता. त्याचे कापडाचे गांठोडे आणि भरपूर 
शिदोरी दिसली ती मी लबाडीने पळवली. ते 
भोजनाचे पदार्थ मी पोटभर खाल्ले. आणि माझ्या 
मनांत आलं कीं अशी चोरी करीत मला आरामांत 
आयुष्य जगता येईल. पोट भरण्यासाठी कष्ट 
केलेच पाहिजेत, काम केलेच पाहिजे, असं कांही 
नाही. त्या दिवसापासून मी किरकोळ चोऱ्या 
करायला लागलो. काल मी सराफ़ांच्या घरांत 


घरफोडी करताना पकडला गेलो.'' अश्रू ढाळत 
त्या चोराने आपली कहाणी सांगितली, 

''जर तुला जगायची 'चांगली' संधी मिळाली 
तर तू चोरी करणे सोडून देशील कां?'' राजाने 
विचारले. 

“महाराज, मी जन्मांत पुन्हां कधी चोरी 
करणार नाही असे वचन देतो.'' चोराने डोळे 
पुसत सांगितले. 

त्यावर राजाने आज्ञा केली.'' गेल्या दहा 
दिवसांत तू जिथे जिथे चोरी केलीस, त्यांच्या वस्तू 
तू त्यांना परत देऊन टाक ब त्यांची माफी माग. 
तोपर्यंत माझे सैनिक तुझ्याबरोबर असतीलच. 
त्यानंतर तुला कांडीतरी कामधंदा मी मिळवून 
देईन.'' राजाने आश्‍वासन दिले. 

हा निकाल ऐकून सभानृहांतल्या सर्व उपस्थितांनी 
टाळ्या वाजवल्या. 





“आपली आज्ञा शिरसावंद्य आहे, महाराज 
असं नम्रपणे म्हणून चोर सैनिकांच्याबरोबर गेला. 
सुनील राजाला आपल्या गुरुजींची आठवण झाली 
व त्यानेही समाधानाने मान डोलावली. 

कहाणी पूर्ण झाल्यानंतर वेताळाने राजाला 
विचारले, “राजन्‌, राजा म्हणतो कीं अपराध्याला 
शिक्षा ही व्हायलाच हवी आणि दुसरीकडे चोरी 
केली तरी त्या चोराचा अपराध माफ झालां. हें 
विचित्र आणि परस्परविरोधी वाटत नाही कां? 
जर चोराने खरी गोष्ट सांगितली असती तर लोक 
आपल्याला हंसतील. या भीतीने राजाने त्या 
चोराला माफी दिली आणि त्याला रोजगारीचे 
आश्‍वासन दिले. 

ज्या चोराच्या हातून खुद्द राजाच फसवला 
गेला द्दोता. त्या चोराला माफी देणे हे तर्कसंगत 
आहे कां? यालाच न्याय ब धर्म म्हणायचे कां" 
त्यामुले देशांत गुन्हेगारी वाढणार नाही कां? या 
माझ्या शंकांची उत्तरे माहीत असूनदेखील जर तू 
मौन स्वीकारलेस, तर तुझ्या मस्तकाची शंभर 
शकले होऊन पडतील." 





ज्ञानेबारी २००५ 

















९22१48 


राजा विक्रमार्काने उत्तर दिले, अपराध्याला 
शिक्षा ही व्हायला हवीच, पण त्या शिक्षेमुळे 
त्याच्या वृत्तीत बदल झाला पाहिजे. तुरुंगात जेव्हां 
चोराला राजा भेटला, तेब्हांपासून चोराची 
मनोवृत्ती पालटायला लागली होती, त्याला | 
पश्‍चात्ताप होत होता. चोर असला तरी राजाने 
त्याच्या शब्दावर विश्‍वास ठेवला. 'चोरी करण्याचे 


सुधारण्याची एक संधी दिली. आता राजा 
फसवला गेला, त्याची गोष्ट गुपत रहावी ही राजाची 
इच्छा होती. कारण परोपकाराबद्दल'चा गुरुंचा 
आदेश त्याला तंतोतंत पाळायचा होता 
हंसेल याची राजाला भीती नव्हेती. पण 
परोपकाराबद्दल जनतेत विश्‍वास उत्पन्न व्हावा, 
या उदात्त विचारामुळे राजाने ही गोष्ट एक गुपित 
राहावे, अशी अट चोराला घातली होती." 

राजाचा मौनभंग झाला आणि वेताळ शवा- 
सहित पुन्हां अदृश्य होऊन झाडावर जाऊन 
बसला. 


आशियाई देशांतल्या अन्नामीडा, बालीनीज 
कांबोडियन, चिनी, जपानी, लाओशियन, मॅले, थाईब  __..>> 
: तिबेटी भाषांतली भाषांतरे पाहून ही कथा किती (. 
लोकप्रिय आहे ते समजते, सर्व युरोपीय भाषांत रामायण १३-७७ 
गेलेले आहे. एका प्रसिद्ध इतिहासकाराने म्हटले आहे ''रामायण हे इतिहासाचे एक पान नाही 
रापायणाःचा स्वतंत्र इतिडास विविध ठिकाणी, वेगवेगळ्या वेळी, या विषयाभोवती गुंफलेला असून 
अनेक भाषांतरांमधल्या कहाण्यांत भरलेला आहे." 


स्थानकाला सांस्कृतिक वारसा दर्जा 


मुंबईतल्या छत्रपती शिवाजी या स्थानकाला जागतिक बारसा हा दर्जा देण्यांत आला आहे. पश्‍चिम 
बंगालमधले दार्जिलिंग या स्थानकालाही हा दर्जा मिळालेला आहे. छत्रपती शिवाजी स्थानक हे 


जगांतले सर्वात जास्त रहदारी असणारे स्थानक आहे 

कल्क "अश त्याचे बांधकाम १८५७८ साली सुरु झाले आणि दहा 
याण बर्षनिंतर स्थानक तयार झाले. महाराणी व्हिक्टोरिया 
__)__ यांच्यावरून त्याचे नांव व्हिक्टोरिया टर्मिनस ठेवण्यांत 
आले होते. १९२९मधघें, तेरा फलाट (प्लॅटफॉर्म) 
वाढवले गेले. १९९६ साली आणस्ी दोन फलाट 


वाढवले आणि नामांतर झाले. इथून रोज तीस लाख 
प्रबाशांची येजा होत असते. 


25 






चांदोबा _ चांदोबा 


जानेबारी २००५ 


फार फार वर्षापूर्वी अरण्याजवळच्या एका खेड्यांत 
दोन मित्र राहात होते, सुझ्ू आणि यापार. सुझू बलबान 
जाणि चुणचुणीत होता, यामार अशक्ते नव्हता, पण 
जरा आळशी होता. जर एखाद्या उंच झाडावर 
पिकलेली फळें दिसली, तर सुझू झाडावर चढून फळे 
काढीत असे. पण त्यांतली फळें निवडायला तो प्रथम 
यामारला संघी देत असे. 

दोघेही मोठे झाले, त्यांची लश्नें झाली. सुझू एका 





लहानशा घरांत राहून मोलमजुरी करुन आपला 
उद्रनिवबहृि करीत होता. यामार मात्र आरामांत 
राहात होता. कारण त्याच्या बडिलांनी कांही अकर 
जपीन त्याच्या नांबाने ठेवली होती. 


जानेवारी २००५ 26 







पण दोघांची मैत्री कायम टिकली होती. जेव्हा 
केव्हा दोघांना बेळ मिळेल तेब्हां ते दोघेजण एकत्र 
अरण्यांत जात. एकदा ते असेच एका गुहेत शिरले. 
अंधारात चमकणारे कांडी दगड सुझूला दिसले, त्याने 
ते दगड गोळा केले. गुहैच्याबाहैर आल्यानंतर त्याने 
ते यामारला दाखबले. यामारने ते नीट पाहिले. त्याचे 
डोळे आनंदाने चमकले. पण तो कांडीही न दाखवता 
सहजपणे म्हणाला, ''मता उद्यांच नगरांत जायचं 
आहे. तिथे मी या दगडांची किंमत विचारुन घेईन." 


दुसर्‍या दिवशी यामार नगरांत गेला. त्याचा 


कयास खरा ठरला, ते दगड म्हणजे किंमती रत्ने 
होती. त्याने ते विकले आणि भरपूर धन घरेऊन तो 


खेडेगांवी परत आला. त्याने सुझूला थोडेसे पैसे दिले 


आणि पुढे म्हणाला, “हे दगड अगदीच कमी किंमतीचे 
निघाले. पण एका श्रीमंत माणसाने ते पुष्पपात्र 
सजब्रायला म्हणून विकत घेतले, त्यांतली ही अर्धी 
रक्कम - हा तुझा हिस्सा!” 

यामारने मोठे घर बांधले. घोडे ब्रिकत घेतले 
आणि बरेच नोकरचाकर ठेवले. ''मला माझ्या घरात 
पुरलेला एक लडानसा खजिना सांपडला.” त्याने 
शेजाऱ्यांना सांगितले. 

आपल्या मित्राचे भाग्य फळफळले त्याचा सुझूला 
आनंद झाला. ''आपल्याला कधी अडचण आलीच 
तर त्या-ची मदत मिळेल'' सुझूने बायकोला 
सांगितले. पण तिला जरा संशय येत होता. सुझूला 
मिळालेले दगड हेच यामारच्या श्रीमंतीचे कारण 
नसेल ना, असे सारखे तिच्या मनांत येत होते. 


चांदोबा 





एक दिवशी सुझू एकटार्‍च त्या गूहैकडे गेला. 
आपल्या छोट्या आजारी मुलासाठी औषधे आणायची 
होती आणि त्याला पैशाची फार जन्री होती. त्या 
जागी पोंचल्यावर त्याला यामार गुठठेत शिरताना 
दिसला. “तू काय करतो आहेस इथें?” खुझूने विचारले. 

यामार दचकला आणि -चांचरत म्हणाला कीं 
तो त्या बाटेने जात होता आणि सहजच गुहेकडे 
वळला होता. *'पण तू कशासाठी आला आहेस 
इकडे?” यामास्ने सुझूला विचारले. ''मी इर्थे कांही 
दगड मिळतात कां ते बघायला आलो होतो,'' सुझूने 
खरी गोष्ट सांगितली. 

“फार छान] चल, आपण दोघे मिळून शोधू या. 
जर कांही दगड मिळाले तर मी ते घेऊन नगरांत 
जाईन आणि त्याची किंमत करीन, तू फार सरळ 
स्वभावाचा आहेस. म्हणून तुला लोक फसवतील हं! '' 
यामार म्हणाला. दोघांनी सगळीकडे शोधून पाहिले, 
पण त्यांना कांद्रींच हाती लागले नाठी. 

ते गुहेच्याचाहेर आले आणि घराच्या वाटेला 
लागले. ' पाऊस पडेल बहुतेक. चल भरभर!'' यामार 
म्हणाला आणि तो सुझूच्यापूढे निघून गेला. 

''अओरेबाळा, अंबदी ही लांकडाची मोळी उचलून 
माझ्या डोक्यावर ठेवतोस कां रे?'' झाडाखाली 
बसलेल्या एका म्हाताहीने यामारकड॑ बघत 
काकुळतीने विचारले. 

यामारने तिच्याकडे हेटाळणीने बघितले नि तो 
घाईने पुढे निघून गेला. 

“आजी, थांबा, मी देतो ती मोळी तुम्हाला 
उचलून” असे म्हणत सुझूने ती मोळी उचलली आणि 
म्हातारीच्या डोक्यावर नीट ठेवली. तो तिच्याबरोबर 
तिच्या झोंपडीपर्यंत गेला आणि ती मोळी खाली 
उतरवायला त्याने म्हातारीला मदत केली. 

““पोरा, मला मदत केलीस ते पाहून फार बरं वाटलं 
ह!” म्हातारीने त्याचे आभार मानले आणि प्रांत 


चांदोबा 27 


) 





जाऊन तिने केकचा एक तुकडा आणला नि सुझूला 
दिला.” तुला भूक लागली असेल. ह्या केकचा तुकडा 
खा. तुझी भूक तर भागेलच, पण तुला जर्‌ एखादा 
रोग असेल तर्‌ तोदेखील बरा दवोईल.'' 

सुझूला आनंद झाला, केकचा तुकडा फार मोठा 
नव्हता. त्याने तो आपल्या आजारी मुलासाठी राखून 
ठेवला. तिथून चारसहा पावलें तो पुढे गेला 
असेलनसेल, तोच त्याला एक क्रेबिलबाणा आवाज 
ऐकूं आला, “अरे बाबा, मला कांडीतरी खायला देशील 
कां? नाहीतर भुकेले मी मरुन जाईन.” एक इसम 
दगडावर आडवा पडलेला होता. त्याच्या आयुष्याचे 
शेबटचे कांही क्षण उत्ले असावेत असा त्याचा चेहरा 
दिसित होता. सुझूने जवळ'चा केकचा तुकडा त्याला 
दिला. त्या मरणासन्न पाणसाने तो चबीने खाला, 


जानेबारी २००५ 





आणि तों ताबडतोब उठून बसला, ''अरे भल्या 
माणसा, टी घे तुला एक छोटीशी भेट! आहे लहान 
पण तिःची ताकद महान आहे.'' आणि त्याने बांबूच्या 
काड्यांनी बनवलेले एक लहानसे चाक सुझूला दिले. 
त्याला धरण्यासाठी एक दांडा होंता. 

“तुला जी बस्तू खरोखरीच हवी असेल ती या 
चाकाकडे माग आणि दांडा उजव्या बाजूला फिरव. 
तुझ) पागणी पूर्ण झाली की लगेच हा दांडा डावीकडे 
फिरवायचा म्हणजे हे चाक थांबेल. या चाकाबर 


कायमचा तू अवलंबून राटूं नकोस. तू प्रामाणिकपणे: 


काम केलं पाहिजेस. जेन्डां तुझ्या सार्‍या गरजा पूर्ण 
होतील आणि तुझे आयुष्य सुखांत जाऊं लागेल, तेन्हा 
तू हे चाक समुद्रांत फेकून दे. 

सुझूने त्या माणसा'चे आभार मानले, ते चाक 
घेतले आणि ती घराच्या वाटेला लागला. 

हे एवढंसं चाक आणि मनांत आलेली कोणतीही 
इच्छा हे पूर्ण करु शकेल, ह्यावर विश्‍वास ठेवणे जरा 
कठीणच होते. पुलाचे औषध आणण्यासाठी सुझूला 


थोडे पैसे हवे होते. यामारकडे मागितले तर त्याने 
नक्कीच दिले असते असं सुद्यूला वाटलं. यामारच्या 
घरी तो पोचला, तेव्दां पाबसाला सुरवात झाली 
होती. 

''अरे मित्रा, मला थोडे पैसे तांतडीने इचे आहेत. 
माझा लहान मुलगा आजारी आहे आणि....” 

'सुझू, अरे आंत ये ना आणि जेवूनच जा. पण 
आता पला इतके मित्र झाले आद्वेत कीं प्रत्येकाच्या 
मुलाच्या आजारपणांत मदत करणे मला कांडी 
जमणार नाडी]** यामार म्हणाला. “अरे, मी तुज्ञे पैसे 
परत देईन. तू मला उल्लने दे ना!'' 

“मी आधी जे सांगितले ते पुन्हा 'एकदा सांगू 
का'' यामारने विचारले. 

“नाही, नको. त्याची कांडी जळी नाही.'' सुझूने 
उसासा सोडला आणि तो घरी गेला, 

“बाबा, तुम्ही हे काय आणलं आहे?" सुर्‍्यूच्या 
आजारी मुलाने वडिलांच्या दातांतले चक्र पाहून 
विचारले. 


“अरे, हे ना! हे आपल्याला जेंबण देणार आहे. 


असं मला वाटतं|'' खुझूने गंमतीने म्हटलें आणि 
चाकाचा लहान दांडा उजव्या बाजूला फिरवला. 
आणि काय चमत्कार, भोजनाचे कांडी पदार्थ 
समोर आले. जणुं कांही जेवायचेच बाकी होते. सुझूने 
दांडा डावीकडे फिरवला. नंतर सुझूने त्याचा मुलगा 
बरा व्हावा म्हणून चाकाजवळ औषधे मागितली. ती 
लागलीच मिळाली. त्या छोट्या मुलाला ती औषधे 
दिली नि तो बरा झाला, तोपर्यंत मुसळधार पाऊस 
सु ध्चाला होता. सुझूच्या घराच्या छपरांतून आंत पाणी 
गळायला लागले. “जरा चांगले भक्कम बर असायला 
हवे आपल्याला!” त्याची ही इच्छा पूर्ण झाली. 
सुझूचे धर आता साऱ्या गांबातले शानदार घर 
झालेले पाहून गांवकरी स्तिमित झाले. यामार तर 
डोळे फाडफाडून बघत राहिला, आणि त्याचे तोंड 








बघण्यासारखे झाले होते. “डे कसं काव झालं २?" 
त्याने सुझूला विचारलं. “देवाच्या कृपेने झालं." 
सुझूने उत्तर दिलं. 
हळुहळू दैनंदिन चाकोरीत संसाराला लागणाऱ्या 
सर्व सुखसोयी सुझूने जमवल्या. 
यामारची त्यामुळे झोप उडाली होती व मन:शांती 


ढळली होती, अनेक रात्री तो सुझूच्या घराभोवती 


टेहळणी बरी आणि ख्रिडकीतून डोकाबून कांडी नबीन 
वस्तू दिसतेय कां, ते पाहाण्याचा प्रयत्न करी. 

एका रात्री यामारला सुझू ते चाक फिरवताना 
दिसला. सुझूने उजवीकडे चाक वळवले, आणि 
देवाची दगडी मूर्ती पूजेसाठी मागितली. मूर्ती 


घिळाल्यानंतर सुझू त्याच्या बायकोला म्हणाला, 
“आता हे चाक समुद्रांत टाकून द्यायला हवं. - 


आपल्याला पुरेसं सारं कांही मिळालंय. आपण कष्ट 
कडून आपल्याला इबा तितका पुरेसा पैसा 
मिळवायचे विसरता कामा नये." 

**अगदी बरोवर|”' सुझूच्या बायकोने दुजोरा 
दिला. 

यामारला सुझूचे गुपित समजले. सुझू ते चाक 
कुठे ठेवतो आह़े, ते चामारने बघून ठेवले. मध्यरात्री 
त्याने ते चाक चोरुन नेले. दुसर्‍या दिवशी त्यानें एक 
होडी आणली आणि जवळच्याच एका बेटाच्या 
दिशेने तो निधाला, त्या बेटावर एक राजवाडा निर्माण 
करायचा आणि त्यांत सर्व आधुनिक सुखसोयी 
ठेवायच्या असा त्याचा हेतू होता. नंतर आपले कुटुंब 
तिथे हालवायचे, म्हणजे यामारने ते जादूचे चाक 
चोरले आहे असा सुझूला संशय आला नसता. 

यापारने थोडे भोजनाचे पदार्थ बरोबर घेतले होते. 
घटकाभर होडी चालवल्यानंतर त्याला भूक लागली, 
व त्याने शिदोरी उघडली व खायला सुरवात केली. 
पण त्यादिवशी आचारी पदार्थात मीठ घालायला 
विसरला होता. यामारला हंसू आले. त्याने ते चाक 





धेतले आणि मीठ हवे म्डणून दांडा उजव्या बाजूला 
फिरवला, क्षणांतच त्याच्यासमोर मिठाचा दीग येऊन , 
पडला. तो ढीग वाढत राहिला. होडीतले वजन वाटूं 
लागले. तो ढीग थांबवासचा कसा ट्रे कांही त्याला 
मादीत नव्हते. तो भेदन गेला नि इकडेतिकडे पाहूं 
लागला. होडी आता बुडायला लागली. दोघा 
नावाड्यांनी पाण्यांत उड्या मास्ल्या आणि दुसर्‍या 
नाबेचया दिशेने ते पोत जाऊ लागले. पण यामारला 
कांही पोड्टासला येत नव्हेते. तो त्या होडीबरोबर 
समुद्राच्या लळाशी गेला. 

पण त्या चाकांतून मिळणारा मिठा'चा ढीग 
कांही केल्या थांबेना. सारा समुद्र खारट झाला. 
आजदेखील ल्या चाळातूंन मीठ येण्याचे कांडी 
थांबलेले नाही. समुद्रांत इतका गोड पाण्याचा पाऊस 
पडतो तरीसुद्धा समुद्राच्या पाण्याचा खार्टपण] 
कांही कमी होत नाही. कांते कळलं ना आता? 


>, क 
रध् हि... 
र शिकता 


चांवोब्ा 29 






ज्ञानेंबारी २००५ 28 चांदोबा 





राजपुत्र जिवंत होतो 


स्वप्नसुंदरी ही राजा महेंद्राची मुलगी होती. राजाने 
आपल्या मृत्युपूर्वी साती राजपुत्रांची लग्ने केली, 
त्याचेळी स्वप्नसुंदरी लहान होती. राजापाठोपाठ 
एणींचाही मृत्यू झाला. तिने आपली कन्या 
सुनांच्या हाती सोपवली होती. 

सुंदरीच्या भावांना धाकट्या बहिणीबद्दल फार 
प्रेम होते. पण त्यांच्या बायका मात्र आता तिला 
दासीप्रमाणे बागवूं लागल्या, आणि तिच्याविरुद्ध 
तक्रारी सुरु झाल्या. राजवाड्यांत सुंदरीची 
अबस्था केविलबाणी होऊन गेली. पण तिने 


भावांजवळ त्याविषयी कधी कुरकुर केली नाही. 

एके दिवशी सुंदरीला हे जिणे अगदी असह्य 
झाले. “आता मात्र मी माझ्या भाबांना तुम्हा 
प्रत्येकीबद्दल खरं काय ते सांगणार आहे.'' 
त्यावेळी सर्व भाऊ वाड्यांत नव्हते. तिच्या 
भावजयांनी तिला राजबाड्यांतून बाहेर हाकलून 
दिले. ''चालती हो, इश्रे तुला आता जागा नाही." 
त्या म्हणाल्या. 

“हो, जातेच मी आता, पण पुन्हा येईन ती 
राजपुत्राशी लग्न करुनच येईन.'* तिने स्डतरडत 
सांगितले. 

“हो तर, तुझी बाट बघत बसलाच आहे तो 


७ जसा कांडी! जा, जा, आणि अगदी जरी 





'चंदनराजाशी तुझे लग्न लागले ना, तरी तू कांही 
परत येऊं नकोस!'' भावजंयांनी तिला हिणवले. 

सुंदरी ताबडतोब तिथून निघाली. तिची 
सर्वांत धाकटी बहिनी तिच्या मागे पळत आलीं. 


2 , “हे घे तुझे कपडे. लग्नाच्या वेळी नकोत कां? 


आणि डी भाताची पोटळी| तुझ्या चंदनराजासाठी 
जेवायला हवीच कीं!'' वाड्याच्या लोखंडी 
फाटकाशी जाईपर्यंत इतर भाबजयांचे कुत्सित 
हंसणे तिला ऐकूं येत होते. 

चंदनराजा हे नांव तिच्या मनावर कोरले गेले. 
तोपर्यंत तिने हे नांच कांही ऐकले नव्हते. पण 


च्यांदोबा 








आता ती त्याचा शोध घेणार दोती. तिने त्याला 
भेटायचे ठरवले. 

वाटेंत समोरुन येणाऱ्या कांही वायका तिला 
दिसल्या. तिने एकीला विचारले, *'ताई, 
चंदनराजाकडे मला जायचंय. मी कोणत्या चाटेने 
जाऊं”?'" 

त्या बाईचा चेहरा एकदम उतरला. 
"*चंदनराजा? पण तो तर्‌ खूप वर्षापूर्वीच मरण 
पावला.” तिने इतर बायकांकडे बघत सांगितले. 

“तो राजा होता कां? त्याचे राज्य कोणते 
होते?'' स्वप्नसुंदरीने चौकशी केली. 

““लो दक्षिण देशांतल्या एका राज्यांचा राजा 
होता म्हणे|'' त्या बाईने अगदी सहजपणे 
सांगितलें आणि पुढे जाणाऱ्या घोळक्यांत ती 
घाईघाईने जाऊन सामील झाली. 

सुंदरी दक्षिणेच्या वाटेला लागली; बरेच दिवस 
तीं चालतच राहिली आणि एका अरण्यांत 
पोंचली. तिथे तिला एका ओसाड जागी एक 
राजवाडा दिसला. तिने बाड्याभोवती एक फेरी 
मारली. पण तिथे चिटपाखरुं देखील नव्हते. 

तिने धैयनि वाड्यांत जायचे ठरबले. मुख्य 
दरवाजा उघडाच होता. नंतर मात्र तिला तिथें 
ओटीवर एक कुत्रा व एक मांजर दिसले. ते या 
वाड्याचे रहिवासी होते कीं राखणदार? कुत्रा 
भुंकला आणि मांजरानेही मियोव केले. तिने तिचे 
गांठोडे उघडले आणि जपिनीवर त्यांतला थोडा 
भाते ठेवला. त्या कुन्र्याने ब मांजराने तो अगदी 
प्रेमाने चाटून खाल्ला. त्यांना बहुतेक तो एक नवा 
पदार्थ असावा! 


चांदोबा 45 





कुत्रा त्या मोठ्या वाड्याच्या आंत गेला 
आणि त्याने तोंडात एक लहानशी पुरचुंडी 
आणली ब तिला दिली. तो कुत्रा तिच्याशी 
प्राणसासारखा बोलायला लागला. तेव्हां तिला 
फारच आश्‍चर्य वाटले. ''तू मला आणखी थोडा 
भात दिलास कीं मी ही पुडी तुला देईन.” 

“काय आहे त्याच्यात?'' सुंदरीला 
उत्सुकता होती 

"जर यातली लाल पूड एखाद्या खीने 
कपाळायर लावली तर तिचा नवरा दीर्घायुषी 
होतो. आणि ती जर कुमारिका असेल तर तिला 
प्रनपसंत नवरा मिळतो." सुंदरीने आपले गांठोडे 
उघडले आणि त्या कुत्र्याला आणखी थोडा भात 
दिला. तिला कुत्र्याने पुडी दिली. तिने त्यांतली 
कुंकवाची चिमूट घेतली आणि आपल्या कपाळावर 
लावली. 


जानेवारी २००५ 





माणसांतचे मांस खाऊनखाऊन त्यांना आता बीट 
आला होता. म्हणून सुंदरीने दिलेला बाळका भात 
त्यांनी आवडीने खाल्ला. 

राक्षस परत येण्यापूर्वी सुद्रीने तिथून जायला 
हवे, असेही त्यांनी तिला सांगितले. नाहीतर 
त्याने तिलाही ठार केले असते. सुंदरीने उरलेला 
सगळा भात त्यांना देऊन टाकला, आणि ती घाईने 
तिथून निघाली. 

त्या अरण्यातून ती सावधपणे जाऊं लागली. 
सुदैवाने तिला तो राक्षस दिसला नाही, 
अरण्याच्या टोकाला एक गवताळ रान होते, ते 
ओलांडून तिला जायचे होते, म्हणजे नंतर तिला 
पायबाट मिळाली असती, ब जवळपासचे ए्वादे 
खेडे दिसले असते. तिथे तिला आश्रय हवा होता. 
_्न्न्भा अरण्यांत मोठ्या झाडांमुळें आता अंधार वाटत 

यंत ते मांजर्देखील आंत गेले आणि होता. ती तशीच धीटपणे चालत राहिली. रान 

त्याने दुसरी एक पुडी आणली. मांजर प्रेमाने ओलांडताना तिला लांबदूर दिव्याचा उजेड 
म्हणाले, ''ह्वी पांढरी पूड आहे, ती घे आणि दिसला. 
मलाही थोडासा भात दे!" त्या दिशेने ती उजेडाजवळ गेली. एका मोठ्या 











"पप ्पिमना टोकाला बसून राहिली. छान 
चंद्रप्रकाश होता आणि मध्यरात्रीच्या सुमारास 
त्या निर्जीव शरीरांत थोडीफार हालचाल सुरु 


झाली. लौकरच तो तरुण उठून बरसला आणि 


त्याने डोळे चोळले. ''पर्‍यांनो, पर्‍यांनो| अजून 
आला कीं नाहीत?'* तो स्वतःशीच बोलला. 
“इथे कुणी पऱ्या नाहीत, महाराज!" 


'स्बप्नसुंदरीने सांगितले. इथें कुणीतरी परकी 


व्यक्ती आलेली आहे हे त्याला समजलं. ''कोण 
आहेस तू? कुठून आलीस? आणि इथपर्यंत कशी 
काय आलीस? *' 

सुंदरी उठून उभी राद्वात म्हणाली, ''माझं नांव 
स्वप्नसुंदरी आहे. मी एक राज्यांतली राजकन्या 
आहे आणि मला सात भाऊ आहेत. माझ्या 
भावजयांनी मला घरांतून हाकलून दिले आणि 








आता मी अनाथ आहे. मला चंदनराजाचा शोध 
घ्यायचाय ब त्याच्याशी लग्न करायची माझी 
इच्छा आहे. 

''मीच चंदनराजा आहे आणि मीही एक 
राजकुमार आहे. पण तुला माझ्याशी लग्न करता 
येईल कीं नाही ते सांगता येत नाही. कारण मी 
दिवस'भर मेलेला असतो आणि मध्यरात्र झाली 
कीं कांही घटका मी जिवंत होतो." 

“हे राजपुत्रा, तू मघाशी पर्‍्यांचा उललेख 
केलास. त्या कोण आहेत? '' सुंदरीने विचारले. 

“ती एक मोठीच कहाणी आहे. संपूर्ण 
सांगायला वेळ पुरणार नाही आणि तुला उद्याच्या 
मध्यरात्रीपर्यंत इथे थांबाबे लागेल,'" राजपुत्राने 
उत्तर दिले. कांही क्षण थांबून त्याने पुढे सांगायला 
सुरवात केली. 

“माझ्या वडिलांना बरीच वर्षे मूलबाळ 
नव्हते. एकदा अरण्यांत शिकारीला गेले असताना 
ते बाट चुकले आणि एका मठापाशी पोंचले. 


». तिथल्या मुनींनी त्यांना आसरा दिला आणि रात्रीं 


तिथे त्यांनी विश्रांति घेतली. सकाळी पुढे जाताना 
मुनींनी त्यांना चंदनाच्या फुलांचा हार दिला. '*हा 


''या पांढर्‍या पुडीचा मी कसा उपयोंग 
करुं?'' सुंदरीने मांजराला भात देऊन निचारले. 
त्यावर मांजर म्हणाले, “तू जर ही पूड डोळ्यांत 
घातलीस तर इतरांना तू दिसणार नाहीस, पण 
तुला मात्र सगळ कांही दिसत राहील." त्या दोन्ही 
जनावरांनी तिला धन्यबाद देताना सांगितले, कीं 
तों भव्य महाल एका राक्षसाचा होता. तो राक्षस 
येणाऱ्याजाणार्‍या बाटसरुंना ठार मारुन त्यांना 
खाऊन टाकीत असे. त्यांतले उरलेले मांस तो 
त्या कुत्र्याला ब मांजराला खायला देत होता. 


जानेवारी २००« 46 


राजवाड्यासारख्या महालांतून हा उजेड येत होता. 
तो महालदेखील निर्मनुष्य होता. ती आंतल्या 
दालनातून जात राहिली, तिथे कुणीही नव्हते, पण 
वाड्याच्या प्रशस्त चौकांत एका झाडाखाली एक 
ओटा होता. त्या ओट्यावर एक सुंदर तरुण 
निजलेला होता. ती त्याच्याकडे एकटक 
पाहातच राहिली. तो जिवंत असाबासे वाटत 
नव्हते. 

पण तो मेलेलाही दिसत नव्हता. सुंदरीने 
थांबून बाट पाहायचे ठरवलें. ती दुसऱ्या एका 


चांदोबा 







तुझ्या राणीला दे आणि तिला तो गळ्यांत 
घालायला सांग. या हारांत संजीबनी शक्ती आहे. 
मी हे सांगतो आहे. कारण तुझी पत्नी एका 
मृत बालकाला जन्म देणार आहे. पण त्या 
बाळाच्या गळ्यांत हा हार घातला कीं ते 
जिवंत होईल. हा हार त्याच्या गळ्यांत 
कायम राहील, ह्याची काळजी मात्र तुम्ही 
दोघांनी घेतली पाहिजे." 


जानेवारी २०८५, 





माझे वडील परत गेले आणि त्यांनी राणीला 
तो हार दिला ब तिला गळ्यात घालायला लावला. 
पुढे तिने मुत बालकाला जन्म दिला, परंतु तो हार 
गळ्यांत घातल्याबर बाळ जिवंत झाले. बाळाच्या 
गळ्यांत तो हार सदैव असे. बाळ मोठा झाला व 
एक देखणा तरुण दिसूं लागला. एके दिवशी तो 
राजवाड्याच्या गच्चीवर संध्याकाळी झोपी गेला. 
त्या रात्रीं कांही पर्‍यांना तो दिसला. त्यांना 
त्याच्याभोवती फेर धरुन नाच केला. एकीला तर 


. त्याच्याशीच लग्न करावे असे वाटले. त्याला ही 


कल्पना नापसंत नव्हती, पण परीबरोबर 
परीराज्यांत कायम राहायला त्याने नकार दिला. 
म्हणून तिने रागावून त्याचा चंदनफुलांचा हार 
हिसकावून घेतला ब ती निघून गेली. दुसऱ्या 
दिवशी राजपुत्राचे निर्जीव शरीर झोपलेले होते. 


जानेवारी २००« 48 





हार गळ्यांत नव्हता. तोपर्यंत त्याचे नांव 
चंदनराजा पडले होते. 

त्या हाराचा वाड्यांत, बागेंत, खूप शोध 
घेतला गेला. पण हार्‌ मिळाला नाही. राजाराणीने 
ठरवले कीं राजपुत्राचे शरीर दहन किंबा दफन 
करायचे नाहीं. तो हार पुन्हां मिळाला कीं राजपुत्र 
जिवंत झाला असता. म्हणून त्यांनी अरण्यांत 
एक सुंदर राजवाडा बांधला व चौकांत राजपुत्राचे 
शरीर ठेवले. दर आठवड्याने राजा व राणी तिथे 
येत, मुलाच्याजवळ जरा वेळ बसून अश्रू ढाळत 
ब परत जात असत. त्या परीकडे तो हार आहे हे 
त्यांना अथतिच ठाऊक नव्हतं.” 

त्या तरुणाने त्याची कथा सांगेपर्यंत पहांट 
झाली, आणि तोही थकला होता. तो जमिनीवर 
पडला आणि दुसर्‍याच क्षणीं त्याचे शरीर अचेतन 
झाले. सुंदरीने त्या दिवशी रात्रीपर्यंत तिथेच 
थांबायचे ठरवले. 

राजपुत्र पुन्हा जिवंत झालेला तिला पाहायचा 
होता. त्या दिबशी राजा व राणी तिथे आले ब 
राजपुत्राजवळ बसले. त्यांच्या डोळ्यांतून सारखी 
आंसबवे गळत होती. नंतर ती दोघे निघून गेली. 
सुंदरीने डोळ्यांत पांढरी पूड घातली होती, म्हणून 
ती त्यांना दिसली नाही. 

मध्यरात्रीनंतर राजपुत्र पुन्हां जिवंत झाला. 
''अरे राजपुत्रा, त्या पऱ्या पुन्हां केव्हां इथे येतील? 
मी तिच्याकडून तो चंदनहार काढून घ्यायचा 
प्रयत्न करीन. मी अदृश्य होऊं शकते.'' सुंदरी 
म्हणाली. 

राजपुत्र कांही उत्तर देण्यापूर्वी कांहीतरी 


यांदोया 


अद्भुत असे संगीत ऐकूं आले. राजपुत्र तिला 
म्हणाला, '“मला वाटतं त्या पऱ्या येत आहेत. 
गुलाबी पंख असलेली परी पाहा. तिनेच माझा 
हार नेला होता.'' 

असं म्हणून राजपुत्र पुन्हां त्याच्या जागेवर 
झोंपी गेला. पर्‍या त्याच्याभोवती फेर धरुन 
नाचायला लागल्या. 

गुलाबी पंख असलेली परी त्याच्याजवळ 
गेली, तिने त्या चंदनहाराचा स्पर्श राजपुत्राच्या 
शरीराला केला. तो उठून बसला. तिने तोच प्रश्‍न 
पुन्दां विचारला, “माझ्याशी लग्न करशील कां रे 
राजपुत्रा? 

त्यावर त्याने उत्तर दिले, ''जल्र करीन. पण 
मग तू इर्थे या राजवाड्यांत माझ्याबरोबर राहिलं 
पाहिजैस. चालेल? 

“मी कशी इथे राहाणार? मी परीराज्यांतली 
आहे, आणि आम्हाला दुसर्‍या जगांत राहाता येत 


. नाही.” ती परी त्याच्याजवळून उठली आणि 


त्या उंच ओट्यावरुन स्त्राली उतरताना तिचा पाय 
कशाततरी अडकला आणि ती खाली पडली. 
सुंदरीच तिथे उभी होती पण त्यांना दिसत 
नव्हती. तिने क्षणार्धात तो हार त्या परीच्या 
गळ्यांतून काढून घेतला. 

सुंदरीला जी अदृश्य होण्याची शक्ती मिळाली 


. होती. ती परीचा स्पर्श झाल्यामुळे नष्ट झाली. 


पऱ्यांना ती मूळ स्वरुपांत दिसूं लागली. गुलाबी 
पंखाची परी किंचाळली, “सख्यांनो, मनुष्य - 
जातींतल्या कुणीतरी आपल्याला बघितलंय" 
आणि तत्क्षणी त्या दिसेनाशा झाल्या. 


चांदोबा 49 


सुंदरी घाईघाईत त्या ओट्याजबळ गेली 
आणि तिने राजपुत्राच्या गळ्यांत तो चंदनहार 
घातला. आणि काय आश्‍चर्य, राजपुत्र उठून उभा 
राहिला आणि त्याने सुंदरीचा हात धरला. ''हे 
गोड राजकन्ये, तू मला जिवंत केलं आहेस. चल 
आपण जाऊन माझ्या आईवडिलांना भेटूं या. 
आपल्याला पाहून त्यांना अतिशय आनंद 
होईल. '' 

दोघेही राजधानीला गेले. राजाराणीला तर 
इर्षवायू होईलसे वाटले. सुंदरीमुळे आपला मुलगा 
जिवंत झाला हे ऐकून तर ते फारच आनंदून गेले. 
तिला त्यांनी आपली सून करुन घ्यायचे ठरबले. 
विवाहानंतर दोघांनी त्या अरण्यांतल्या सुंदर 
राजवाड्यांत आपला संसार थाटला. 








0.00 -२५५५० 





क > कुबेराचे ी 
३ 





ब्नह्मदत्त काशी येथे राज्य करीत असतां बोधिसत्यांनी 
त्याचा मुलगा म्हणून अवतार धारण करेला. राजाने 
त्यांचे नाव महाशासन असे ठेवले. आणखी कांही 
काळ लोटल्यावर राणीला आणखी एक मुलगा झाला. 
त्या मुलाचे नांव सोमदत्त असं ठेवण्यात आलं. 

दोन मुलं झाल्यानंतर दोन वर्षांनी राणी 
स्वर्गलोकी निघून गेली. राजाने आणस्वी एक लग्न 
केलं. दुसऱ्या राणीला एक मुलगा झाला. ती शुभबार्ता 
ऐकून' राजाला परमानंद झाला. राणीला भेटून राजा 
म्हणाला, ''राणी, काय वाटेल तो बर मागून घे!'' 

राणी म्हृणाली - ''ह्य बर मी पुढे कधी आबश्यक 
बाटेल तेव्हां मागून घेईन!'' 

घाकट्या राणीच्या मुला'चं नांव आदित्य होते. 
त्याने बयाप्रमाणे राजोचित सर्व विद्या शिकून 
घेतल्या व यथासमयी एक सुंदर तरुण युवक झाला. 
राणी एकदां राजाला म्हणाली - ' आपण तेव्हां एक 
बर देतो, म्हणाला होता; तो वर मी आता मागते 
आहे, आदित्याला युवराज म्हणून अभिषेक 
करावा!" 


जातक कथा 





7०-३१ 277/-> फट सरोवर 
9» ूट 
आ. जर ह... १४ 
ी ह 
र 1 [-१ 


हिथि 








जी न 
न क “शं यच 
> २ यत. च 5 


राणीची ती इच्छा ऐकून राजा अवाक्‌ झाला. 
म्हणाला, ''थोरल्या राणीची दोन मुलं असताना 
धाकट्या मुलाला युबराजपद कसं देता येईल तू 
मागितलेला बर न्याय्य नाही!'' राजाने सांगून 
टाकलं. 

एके दिवशी राजाने आपल्या दोघा थोरल्या 


मुलांना बोलावून सर्व गोष्टी समजावून सांगितल्या . 


ब म्हणाला - “तुम्ही राजधानीबाहेर दूर कोठेतरी 
कांही काळ जाऊन रहा कसे! माझ्यानंतर राज्य 
तुम्हालाच मिळणार आहे. म्हणून तेव्हा परत येऊन 
राज्यभार हाती घेता येईल." 
असा राजाने त्यांना सला दिला. पित्याने 
सुचविल्याप्रमाणे महाशासन व सोमदत्त राजधानी 
सोडून निघाले. 
ते राजधानीच्या वेशीपर्यंत पोचले असतील 
नसतील, तेवढ्यांत आदित्य त्यांच्या पाठोपाठ 
आलाच. तिघे मिळून प्रवास करीत हिमालय 
पर्वतात कांही दिवस भ्रमण करीत. फिरल्यावर तेथील 
अरण्य प्रांतात येऊन पोचले. 
“शय्या 








एके दिवशी तिघे द्मून भागून एका झाडाखाती ५४५:. अ » 


विश्रांतीसाठी येऊन बसले. महाशासन धाकटा 
भाऊ आदित्य याला म्हणाला, '“आदित्या| ती झाडं 
,दिसत आहेत ना, त्यांच्या जवळपास एक सरोवर 
दिसतं आहे. तू स्वत: पाणी पिऊन घे आणि आम्हां 
दोघांसाठी कमळाचे दोन द्रोण करून त्यांत प्यायला 
पाणी घेऊन ये." 

आदित्य त्या सरोवरावर गेला आणि पाणी 
प्यायला म्हणून त्याने सरोवरात पाय टाकला मात्र, 
एका यक्षाने त्याला धरलं आणि त्याला घेऊन तो 
सरोवराच्या बुडाशी त्याचे घर होते तेथे घेऊन गेला. 
बराच वेळ झाला तरी आदिल्य न आलेला पाहून 
मडाशासनाने सोमदताला चौकशी करायला न 
स्वतः पाणी पिऊन एक द्रोण भरून पाणी 
आणायला पाठविले, त्याने पाण्यांत पाऊल 
टाकल्याबरोबर यक्षाने त्यालासुद्धा धरून नेले. 

कांही वेळ वाट पाडून महाशासन स्वत: दोघा 
घाकट्या भावांच्या शोधार्थ निघाला. दोघांना कांही 
अपाय तर्‌ नाही झाला, ही शंका त्याच्या मनात 
होती. म्हृणून तो तलवार उपसूनच सरोवराच्या 
कांठी आला. परंतु तो सरोवरात उतरला नाही व 
सरोवराकडे बराच वेळ निरखून पहात उभा राहिला. 
ते पाहून यक्षाने ओळखलं की हा धाकट्या 
भावासारखा घाईघाईने पाण्यात उतरणार नाही. 

यक्ष एका कोळ्याचे सोंग करून महाशासन- 
जवळ येऊन म्हणाला - “तुम्ही असे पहात उभे 
कां आहांत? तहान लागली असेल तर पाण्यांत 
उतरून पाणी पिऊन घ्या की!'' महाशासनाने ते 
ऐकून यांत काहीतरी लबाडी असली पाहिजे, हे 
ओळखले व म्हणाला - '*तुझ्या बोलण्यावागण्या- 


यांदोबा 51] 





वरुन तू माझ्या दोघा धाकट्या भावांना कांही तरी 
केले असावेस, अशी मला शंका येते आहे.'' 

“तू थोडा विवेकवान दिसतो आहेस खरा. तर 
मग खरं ते ऐक. एका ज्ञानसंपन्न विवेकी व्यक्तीला 
सोडून बाकी सरोबराजबळ जो कोणी येईल त्याला 
मी धरतो, अशी आमचे प्रभू कुबेर यांची मला आज्ञा 
आहे." यक्ष म्हणाला. 

“म्हणजे ज्ञानसंपन्न व्यक्तीकडून तुला उपदेश 
हवा आहे, असंच ना? मी तुला ज्ञानबोध करतो. 
परंतु मी बाटेने चालून दमून भागून गेलो आहे.'' 
मद्ाशासन म्हणाला. 

लगेच यक्ष त्याला आदरपूर्वक आपल्या घरी 
सरोवराच्या तळाला घेऊन गेला ब त्याचा सर्ब 
प्रकारे अततिथिसत्कार वगैरे करून त्याला बसायला 
त्याने योग्य आसन दिले व स्वत: त्याच्या 
पायांजवळ बसला. 


जानेवारी ९००८ 


मह्ाशासनाने त्याला गुरुकडून जो ज्ञाननोध 
झाला होता त्याबरोबर स्वानुभवाने त्याला 
मिळालेले ज्ञान, या सर्वाचा समग्रबोध यक्षाला 
करून दिला. 

लगेच यक्षाने कोळ्याचं सोंग टाकून दिलं व 
स्वस्वरूपात प्रगट होऊन म्हणाला - ''देवपुरुषा, 
तू फार मोठा ज्ञानी पुरुषही आहेस. मी तुझ्या दोघा 
भावांपैकी तुला जो हवा तो परत द्यावा म्हणतो 
आहे. तू कोणाला तो मागून घे!" 

'*“*तर मग आदिल्याला दे!'' महाशासन 
म्हणाला. 

''आपल्या सख्या पाठच्या भावाला मागायचं 

' सोडून तू आपल्या घाकट्या सावत्र भावाला मागून 
घेतो आहेस, हा न्याय झाला का?'* यक्षाने 
विचारलं. 

''यांत न्याय्य नाही असं काय आहे? प्री 
माझ्या आईचा आहेच आहे. मग माझ्या सावत्र 
आईला एकजण नको का? माझ्या सावत्र आईने 
आपल्या एकुलत्या एका मुलासाठीच राज्य नव्डते 
का मागितले? आम्ही दोघे वडिलांच्या आज्ञेप्रमाणे 
राज्य सोडून निघालो असता भ्रातृभावाने तो भोळा 


भाऊ नाही कां आमच्याबरोबर आला? आम्ही दोघे 
जर राजधानीत परतलो तर आमची सावत्र आई 
विचारणार नाही का कीं आदित्य कोठे आहे? प्रजेने 
विचारलं तर यक्षाने त्याला खाल असं सांगून मी 


मोकळा होऊं म्हणतोस का?"' महाशासनाने 


यक्षाला उलट प्रश्‍न विचारले. 

तेव्दां यक्ष मटाशासनाचे पाय धरून म्हणाला, 
“मी तुझ्यासारखा ज्ञानसागर आजपर्यंत पाहिला 
नाही. मी तुझ्या दोघां धाकट्या माबांना सोडीत 
आहे. तुम्ही या अरण्यांत रहाल तितके दिवस, माझे 
अतिथी म्हणून राहा!” 

मद्वाशासन आपल्या दोघा भावांसह यक्षान्चे 
पाहुणे म्हणून राहूं लागले. कांही दिवसांनी त्यांचे 
बंडील ब्रह्मदत्त महाराज वारल्याचे कळले. तेन्हा 
महाशासन आपल्या दोघा भावांना बरोबर घेऊन 
यक्षासह काशीला गेला. 

मह्वाशासनाचा राज्याभिषेक झाला. त्याने 
सोमदत्ताला आपला प्रधान व आदित्याला आपला 
सेनापती नेमले. त्याला मदत करणाऱ्या यक्षाला 
त्याने चांगलेसे धर बांधून दिले ब त्याच्या 
सुखसोयीसाठी दालदासी नेमले. 





जानेबारी २००५ | 52 





5 २-० 
र 0 तीन न १ 4 


विष्णु पुराण 


सुय्रीव किष्किधेचा राजा झाला. वालीचा मुलगा 
अंगद याच्यावर त्याने सर्व राज्य कारभार 
सोंपविला आणि स्वत: ऐषारामांत गुरफटून गेला. 
रामाला दिलेले बचनच तो विसरून गेला. 
लक्ष्मणाला राग आला आणि तो धनुष्याबर बाण 
चढबून किष्किंधेला गेला. हनुमानाने जाऊन 
सुग्रीयाला बजाविले की रामाच्या कामाची 
जबाबदारी तत्क्षणी बजाविली पाहिजे. 

सुग्रीवाने चारही दिशांना वानरांना पाठविले 
ब सीतेचा शोध काढून यायला सांगितले. अंगद, 
हनुमान, जांबुबंत, वगैरे बानरवीर दक्षिण दिशेला 
निघाले. त्यावेळी रामाने मारुतीला बोटांतली 
अंगठी काढून दिली आणि “ही मी खुणेसाठी देत 
आहे" असें सांगून सीतेला द्यायला सांगितले. 

दक्षिणेकडील समुद्राच्या किनाऱ्यावर 
पोंचल्यावर वानर म्हणू लागले - “'जटायूने रावण 





सीतेला घेऊन दक्षिणेकडे गेला असल्याचे 
सांगितले खरे, पण तो कोठे गेला, आणि त्याने 
पुढे काय केले कोणास ठाऊक" '' त्याच बेळीं 
सर्व बानरांना गिळण्यासाठी जटायूचा थोरला भाऊ 
संपाती पुढे चालतच येत होता. त्याला पंख 
नव्हते. 

एकदा जटायू आणि संपाती चढाओढ लावून 
सूर्यमंडलाकडे गेले. जटायूला उडता आले नाही 
म्हणून तो थांबला. संपाती उडतच राहिला आणि 
त्याने आपले पंख जाळून घेतले. दक्षिणेकडे 
समुद्रकाठी तो असहाय होऊन पडला. तेव्हांपासून 
सहजी मिळेल ते गिळून तो आपला उदरनिर्वाह 
चालवीत होता. 

संपातीला बानरांकडून घडलेले सर्ब वृत्त 
कळले. त्याने अंगदाला पाठीवर उचलून बसविले 
आणि जितके दूर्‌ पाहातां येईल ते पडायला सांगून 


चा अकेले 2.> 





त्याला ल॑काद्वरीप दाखविले. 

शंभर योजने पार करून लंकेला जाऊ 
शकणारा कोण आहे आपल्यामध्ये, असा विचार 
बानर करू लागले. 

हनुमानाला त्याच्या अंगात किती शक्ती आहे 
हे माहींत नव्हते. कारण त्याने कषीमुनींना त्रास 
दिल्यामुळे त्याला तसा शाप होता. है जांबुवंताला 
माहीत होते. तो म्हणाला - “अरे हनुमंता! तू 
सहज लंका पार जाऊन रामंकार्य करू शकशील." 

तेव्हा हनुमानाने रामाचे एकदां ध्यान करून 
उड्डाण केले. हनुमान आळाशमार्गे समुद्रपार करीत 
असतां त्याच्या शक्ती व युक्तीची परीक्षा 
घेण्यासाठी देवांनी सुरसा राक्षसिणीला पाठविले, 

ती देवखी असूनही राक्षसरूप घरेऊन आपले 
तोड उघडून मध्ये उभी राहिली. हनुमानाने आपले 
शरीर मोठे केले. सुरसेनें सुद्धां आपले तोंड वाढविले. 


जानेवारी २००५ ड्व 


हनुमान आणखी मोठा झाला. सुरसाने आपले तोंड 
आणखी मोठे करून हनुमानाला गिळायला ती 
पूढे आली. लगेच सूक्ष्म रूप धारण करून हनुमान 
सुरसेच्या तोंडात शिरला आणि तत्क्षणी विराट 
रूप धारण करून तिचे तोंड फाडून बाहेर आला. 
सुरसा पुन्डां देवस्री रूप घेऊन निघून गेली. देवांनी 
हनुमानाच्या शक्तिसामर्थ्यांची प्रशंसा केली. 

हजूमान उडत उडत जात असताना त्याची 
सावली राहूची आई सिंहिका नांवाच्या 
राक्षसिणीने धरली आणि ती पागे ओढू लागली. 
हूनुमानाला शंका आली. त्याने खाली डोकावून 
पाहिले. तिंहिकेबर एक मृष्टिप्रहार करून तिला 
त्याने ठार केले 

सर्व विघ्ने पार करून डनुभान पुढे निघाला 
असतां सुवत्सला नांबाची सागर-कन्या 


माशाच्या रूपाने तोंड उघडून चकित होऊन पाहूं 


लागली. हनुमानाचा एक स्वेदर्बिदु तिच्या तोंडात 
पडला. तिने तो गिळला. त्यामुळे तिला गर्भ 
राहिला आणि मत्स्यवलछ़ूभ नांबाचा मुलगा तिला 
झाला. 

एकदा पर्वतांना पंख होते, ते इंद्र आपल्या, 
वज्रायुधाने कापीत असतां हिमालयाचा मुलगा 
मैनाक समुद्रांत जाऊन लपून बसला होता. 
हजुपानाला पाहून लो बर्‌ आला ब हनुमानाला 
म्हणाला - “हनुमंता, जरा माझ्या शिखरावर 
थांबून विश्रांती घे र, मी विनंती करतो !"' 

मैनाकाच्या विनंतीला मान देऊन हनुमान 
त्याच्या शिखरावर थोडा वेळ थांबला आणि पुन्हां 
उड्डाण करून विद्युत्‌ वेगाने लंकेला जाऊन पोचला. 

ल॑कानगरीच्या रक्षणार्थ लंकिणी नावाची एक 


चांदोबा 


| 





राक्षसीण होती. तिने हनुमानाला लंकेत शिरत 
असतां पाहिले व एक भाला घेऊन ती हनुमानाचर 
चालून गेली. 

हनुमानाने सूक्ष्म रूप धारण केले आणि 
स्वतःचा बचाव केला. तो त्या रूपांतच लंकेःचे 
द्वार पार करण्याच्या प्रयत्नात होता. लंकिणीने 
हनुमानाला हाताने माशी पकडावी, तसे पकडले. 
हनुमान लंकिणीच्या तळडाताला चाबला. 
रक्तप्रवाह सूरू झाला. लंकिणीने त्याला सोडले, 

हनुमंताने आपली मूठ वळून लंकिणीच्या 
छातीत प्रहार केला. तो मृष्टिप्रकार होताच लंकिणी 
भडाभडा ओकू लागली आणि वेशुद्ध होऊन पडली. 

ल॑किणीने शुद्धीवर आल्यावर हनुमानाला 
नमस्कार केला ब म्हणाली - ''मी जेब्हां अशी 
बेशुद्ध होऊन पडेन, त्या घटक्रेपासून लंकेचा नाश 
सुरु होईल, असे ब्रह्मदेवाने सांगितले होते. 
शापामुळे मी एक क्षुद्र देवता होऊन ल॑केचे रक्षण 
करीत आले. इतके दिवस मी पाहारा दिला. आतां 
मी निघून जाते, तू आंत जा|'' असें सांगून 
लंकिणी गंधर्बरूप धारण करून आकाशांत उडून 
गेली आणि अंतर्धान पावली. 

हनुमानाने ल॑ंकानगरीत प्रवेश केला. रत्नदीप 
जळत होते आणि उंच इमारती लंकेत होत्या. 
लंकेचे वैभव पाहून हनुमान चकित झाला. 

हनुमान सूक्ष्मरूप धारण करून सीतेचा शोध 
लंकानगरीत सर्वत्र काढू लागला. त्याने रावणाचा 
सारा महाल हुडकून पाहिला. त्याला मंदोदरीच 
सीता असेल असे भ्रमबश वाटले, परंतु लगेच 
आपली चूक त्याच्या लक्षांत आली. 

सीतेचा पत्ता कोठेही लागेना. तिचा शोध 


चांदोबा 55 


॥॥ ५ //, 


ब्र :. १०५१ 





हे 7.३” 
काढीत हनुमान अशोकबनांत गेला. तिथे त्याला 
रामनामाचा जप कोणी करीत असल्याचा आवाज 
कानी पडला. 

चंद्रशिलेने बांधलेल्या एका मंड्पांत रामाचे 
स्मरण करून सीता त्याच्या नामाचा जप करीत 
होती. 

त्या मंडपाच्या चारदी बाजूला मोठमोठे भाले, 
तलवारी, वगैरे शखे धारण करून राक्षसख्त्रिया 
पाहारा देत होत्या. 

मंडपाजवळच असलेल्या एका अशोक 
वृक्षावर चढून इनुमान पाहू लागला. 

सीता मंडपांतून येऊन शेजारच्या एका 
अशोक वृक्षाखाली बसली, 

राबण थाटामाटाने अशोकबनात येत होता. 
त्याच्या पाठीमागून देब, गंधर्व, नाग, यक्ष, राक्षस 
ब सुंदर मानव स्रिया त्याच्या वैभवाचे गान 


ज्ञानेबारी २००५ 





करीत येत होत्या. रावण अशोकवृक्षाजवळ 
आला ब सीतेला म्हणाला - “तू आतां तरी मी 
म्हणतो ते ऐक. एक क्षुद्र असा मानब राम, 
त्याच्यावर विश्वास करू नकोस. तो लंकेला येणे 
ऱ्हणजे एक स्वप्नच!" 

सीतेने गवताची एक काडी तोडून घेतली ब 
त्याला म्हणूं लागली - “हे रावणा! तुझ्या बढाया 
आणि तुझ्या वैभबाला पाहून मी लुब्ध होईन हेच 
स्वप्न आहे! तू एक चोर आहेस! तुला शिक्षा करणे 
हे राजारामाचे कर्तव्य आहे| तू उगीच दहा कंठांनी 
कंठशोष करू नकोस| राम तुला शासन 
करण्यापूर्वी ज्या फुशारक्या मारायच्या असतील 
त्या मारून घे! तू आपल्या अंतःपुरात जा. तुझा 
अंतकाळ जवळ येऊन ठेपला आहे!'' 

रावण ते ऐकून एक मोठी तलवार उपसून 
म्हणाला, *'मी तुझे तुकडे तुकडे करून टाकतो!'' 


जानेबारी २००५ 56 





ते ऐकून सीता म्हणाली - “तू तसें करणे 
शक्यं नाही! मी स्वतःच तुझ्यासमोर नमून जाईन, 
असे तुला बाटते आहे, रामाची बायको, रावणाचा 
प्रताप आणि वैभव पाहून नम्रपणे तुझी होऊन 
जाईल, असे तुला वाटले आहे. तुझा हा अहंकार 
आहे ब तुझी ही दुराकांक्षा आहे!” 

''होय, आमच्या एका राक्षसवनितेचा जो 
अपमान झाला त्याला असाच प्रतिकार मिळणार 
आहे| तोच माझा हट्ट आहे!'' रावण म्हणाला. 

“नाही, तू रामाशी दोन हात करून जिंकून 
मला जिंक. तू आहेस भितरा, मायारूप घेऊन 
'चोरासारखा आलोस. राम तुझा संहार करील. 
माझा हा हट्ट आहे!'' सीता म्हणाली. 

राबण गुरगुरत तेथून निघून गेला. 

हनुमान संधी पहात होता, राक्षस ज्ञिया 
नसतेवेळीं तो झाडावरून उतरून आला. आणि 
रामाची अंगठी त्याने दिली. तारिका जणू त्याच्या 
डोक्यावर शोभत होत्या, असे विराट रूप धारण 
करून “माझ्या खांद्यावर बसून आलीस तर्‌ 
रापाजवळ घेऊन जाईन,'' असे हनुपान तिला 
म्हणाला. 

“ते योग्य नाही; रामाने रावणाचा संहार केला 
पाहिजे आणि मला सोडवून नेले पाहिजे! तोपर्यंत 
सीता अशोकवनांत शोक करीत राहणार, असे 
रामाला सांग!/'। . 

सीता म्हणाली. तिने आपल्या वेणीतील 
चूडामणी काढून दिला आणि “रामाला हा दे!" 
असे म्हणाली. 

हनुमानाने आपण आलो होतो, हे रावणाला 
कळावे म्हणून अशोक वनाचा विध्वंस केला. 


चांदोबा 












त्याला ठार करायला जंबरुमाली आला. त्याला, 
अक्षयकुमाराला, आणि सदस्त्रावधी राक्षसांना 
हनुमानाने ठार केले. 

रावणाचा मोठा मुलगा इंद्रजित याने हनुप्तानावर 
ब्रह्मात्ताचा प्रयोग केला. ब्रह्मदेवाचा गौरव रहावा, 
यासाठी हनुमान थोडा वेळ स्वस्थ राहिला आणि 
ब्रह्मात्राने स्वतःला बद्ध करून घेतले. रावणाच्या 
दरबारांत जाऊन त्याची कानउघाडणी करण्या*ची 
इच्छासुद्धां होती. 

राक्षस हनुमंताला रावणाच्या दरबारात घरेऊन 
गेले, तेव्हां रावण एका उच्च सिंहासनावर बसलेला 
होता. खाली लोखंडाच्या साखळदंडांनी 
बांधलेल्या हनुपानाकडे त्याने हंसत पाहिले. 

हनुमानाने आपले शरीर वाढवून साखळदंड 


. चांदोबा 57 


तोडले आणि आपल्या शेपटीची नेटोळी एकावर 


एक करून रावणाच्या सिहासनापेक्षां एक उंच 
आसन केले ब त्यांवर बसला, 

तो रावणाला म्हणाला - “ऐक रावणा, 
राक्षसांच्या राजा! मी रामाचा दूत आहे, रामाने 
माकडांना*च मोठे बीर म्हृणून तयार करून तुझ्या 
लंकेवर स्वारी करण्यास तयार केले आहे. तो असा 
श्रेष्ठ मानव आहे. तू बलिष्ठ आहेस, असा गर्व करू 
नकोस. बलिष्ठ सापाला मुंग्यानी कसे ठार केले, 
तुला ती गोष्ट सांगण्याची गरज नाही. तू सीतेला 
रामाकडे मुकाट्याने पोचती करून रामाची क्षमा 
माग!" 

रावणाला 'भयंकर राग आला ब त्याने तलबार 
उपसली. तेव्हां बिभीषागाने रावणाला आठवण 
करून दिली की दूताला मारावयाचे नसते. ते 
नीतिबिरुद्ध आहे! 


ज्ञानेबारी २००५ 


रावण म्हणाला, '"तसे असेल तर या घमेंडखोर 
माकडाच्या शेपटीला चिंध्या गुंडाळून त्यावर तेल 
ओता.'' शेपटी लांबच होत गेली. कपडे ब तेल 
पुरेच पडत नव्हते. त्याला आग लावली गेली. 
मारुतीने शरीर वाढविले आणि उड्डाण केले. 
पेटलेल्या शेपटीसड गरगर फिरला. मोठमोठ्या 
इमारती ब वाड्यांवरुन उड्या मारीत गोला-आणि 
सर्व लंकानगरीची जणू आहुती अग्नीला दिली. 
रावणाचे अंत:पुरही जळून गेले. कित्येक राक्षस 
जव्वून गेले. विभीषणाचा वाडा मात्र वांचला. 

सीता अशोकबनात सुरक्षित आहे हे पाहून 
त्याने समुद्रांत उडी मारली आणि आपली शेपटी 
बिझबिली. नंतर चूडामणी घेऊन रामाकडे परतला. 

चूडामणीला पाहून रामाला आनंद झाला व 
हनुमान सीतेला पाहून आल्याची खात्री पटली. 
हनुप्नानाने सर्व वर्णन सांगितले. 

रामाने हनुमंतास आलिंगन दिले व म्हणाला, 
- “हनुमाना पाहून ये असे म्हटले होते तुला, 
पण तू लंकेला आग लावून आलास. तुझ्यासारखे 
बानर माझ्या बाजूला असता मला असाध्य असे 
कांदीच नाही. मी ब सीला यांच्यामधे असलेलें 


१4००८८ ७”... . 





जानेवारी २००५ क _ 58 





अंतर तू दूर केलेस त्याचा मला परमानंद होत 
आहे| तू बुद्धिमान आहेस, कीर्तिमान आहेस!" 

रामाने कोदंड उचलले आणि सीतेने 
म्हटल्याप्रमाणे रावणाचा बध करण्यासाठी जणू 
कांही प्रतिज्ञाच केली. 

विभीषण हा रावणाचा सावत्रभाऊ- होता. 
"“रामाशी वैर करू नकोस ब सीतेला गौरवासहित 
रापाकडे पोचती कर आणि लंळेचे रक्षण कर," 
असे त्याने रावणाला परोपरीने सांगितले. 

रावणाला अनावर क्रोध आला. तो म्हणाला 
- “तुझ्या एकट्याचा हट्ट आहे! तुह्या 
मूर्खपणामुळे सर्व राक्षसकुळाचा अपमान करूं 
म्हणतोस?'' बिभीषणाला अशा शब्दांत उत्तर 
देऊन रावण पुढे म्हणाला - “अरे भितर्‍या! तू 
राक्षस कुळांत व्यर्थ जन्मलास! शूर्पणखेचा 
अपमान हा सर्व राक्षस जातीचा अपमान आहे, 
हे विसरू नकोस! तू कुळट्रोही आहेस. तू ल॑का 
सोडून चालता हो! पुन्हां दुष्टीस पडलास तर तुझा 
जागच्या जागी शेवट करीन!” 

विभीषण आपल्या अनुचरांसह लंकेहून 
निघाला. 














९७4६८) ः न व > 





पुरीत राहाणारा गोपी दोन गाई व दोन म्हशीचे दूध बरिकायचा व्यापार करीत होता. एकदा त्याची 
ठिपकेबाली गाय आजारी पडली. त्यावेळीं गोपी सुगंधीपूरचा दुधाचा ब्यापारी कलटू याला भेटला. गोपीने 
कल्लूला आपल्या आजारी गाईसंबंधी सांगितले. 
त्याचे बोलणे पूर्णपणे ऐकल्यानंतर कलुने त्याला म्हटले, “तुझ्या बोलण्याबरुन तर अगदीच स्पष्ट 
समजतंय कीं तुझी गाय नीट चारा खात नाही, पाणी पीत नाही, आंबोणाला तर तोंडही लाबीत नाही, 
होय ना?" ''हो रे, तसंच आहे म्हटलं तरी चालेल,'' गोपीने जरा चिडून उत्तर दिलं. 
__ पण कलूने प्रेमळ सुरांत सांगितलं, "हे वघ गोपी, एका महिन्यापूर्वी माझी पांढरी गाय अशीच 


' आजारी पडली होती. पला थोडीफार गुरांच्या औषधांची माहिती आहे. घमेलेभर आंबोण घेऊन त्यांत 


लोटाभर कडुनिंबाचा रस घातला, आणि दोन लोटे भरून हिरडा आणि कारल्याचा रस मिसळून तिला ते 
पाजलं. आणि बास, बघता बघता....' तो पुढे कांही सांगणार त्यापूर्वी गोपी तिथून जाताजाता म्हणाला, 
''तुझं औषध काय ते समजलं. भेटू पुन्हां! '' 
दोन दिवसानंतर दु:खीकष्टी झालेला गोपी कललूला भेटला आणि सांगायला लागला, ''कल्लू, मी 
देखील तुझ्याप्रमाणेच उपाय केला आणि त्यानुसार गाईला खायला प्यायला दिलं, पण दुसर्‍याच दिवशी 
गाय मेली रे!” “अरे, माझ्या त्या औषधाने माझी पांढरी गाय पण मेली होती. म्हणून मी तुला पुढे 
सांगणार होतो की माझ्यासारख्या अर्ध्याकच्च्या वैद्यापेक्षा तू आपला चांगल्या पशुवैद्याला गाय नेऊन 
दाखव म्हणजे चांगलं! पण तू माझं बोलणं नीट ऐकलंच नाहीस आणि चालता झालास!'' कल्लुने म्हटलं. 
- अनत प्रश्र 


जानेबारी २००५ 





एका गांवात एक शेतकरी होता. त्याचा मुलगा 
मोहन अगदी आळशी व उनाड होता. आपल्या 
वडिलांच्या कामांत तो अजिबात मदत करीत 
नसे. गांवातल्या शाळेंत त्याला शिकायला 
पाठवण्याचा वडिलांनी खूप प्रयत्न केला. पण 
मोहनला पुळी अभ्यासाचा तिटकाराच होता. 
कारण धडा पाठ केला नाही म्हणून गुरुजी त्याला 
दोनतीन वेळा रागावले होते ब मारही दिला होता. 
म्हृणून तो शाळेत जाईना. नुसता इकडेतिकडे 
टबाळकी करत हिंडत बसला. मुलाचा हा 
उनाडरटप्पूपणा पाहून बाप घाबस्ला. त्याने मुलाला 
घाक दाखवला, धमकी दिली आणि नीट 
समजावले, पण कांही उपयोग झाला नाही, 
मोहन मोठा झाला. वडिलांना वाटले कीं या 
तरण्याबांड पुलाचे लग्न कराबे. कुटुबाचे 
पालनपोषण करण्याची जबाबदारी पडली कीं तो 
आपोआप सुधारेल. लम झाल्यावर मोहनने लगेच 
वडिलांना विचारलं, ““बाबा, माझा हिस्सा मला 
हवाय. मी माझे आयुष्य स्वतंत्रपणें जगेन.'' 


“३ 27020 बुके -- 2: वित की 2. क धी भ ण... ये क 
२५ कषापुलाचा चादाबात प्रकाशात मझालला कथा 





वडिलांनी आश्चर्याने विचारले, ''तुला या 
घरांत कोणता त्रास होतोय? तुला वेगळं व्हायला 
क्रुणी सांगितलंय? तुला जमेल तशी थोडीफार 
कमाई करून तू माझ्याजनळ'च राहिलास तर्‌ मला 
खुप समाधान बाटेल. तू कधी एकटा राहिलेला 
नाहीस की कधीं पैसे कमावलेले नाहीस. वेगळं 
घर केलंस तर संकटात सांपडशील. तुला 
व्यवहारी जगाऱचा कांडी अनुभव नाही. शिकलाही 
नाहीस, कामाची मुळीच संचय नाही, तेन्हा 
माझ्या देखरेखीखाली थोडंसं शेतीभातीचं काण 
शिकलास तर तुझाच फायदा होईल. आणि, माझी 
मालमत्ता तुझीच तर आहे. तू आणि सूनबाई, 
ह्यांच्याशिवाय मला दुसरं कोण आहे?” आणि 
पित्याच्या डोळ्यांतून अश्रू बाहू लागले. 

'“बाबा, उगीच माझ्ञ्यावर प्रेम करायचं नाटक 
करुं नका हं] तुम्ही सारखे मला रागवत होता, 
माझ्याबदल काडीची माया वाटत नाही तुम्हाला! 
आजपर्यंत तुम्ही फक्त मला ओरडलात, मारलंत 
नि त्रास दिलात! आता मला स्वतंत्रपणे जगायची 








इच्छा आहे तर तुम्ही कां मधे अडथळा 
आणताथ? मी वेगळा राहून सुखी झालो तर्‌ 
तुम्हाला आवडणार नाही कां?'' प्रोहनने 
विचारलं. 

मुलाच्या या क्षुद्र वृत्तीच्या शब्दांमुळे पित्याचे 
हृदय विवीर्ण झाले. काय बोलावे नि काय बोलूं 
नये, हेच त्याला समजेना. कांही वेळ तो स्तब्ध 
बसला आणि मनांतल्या मनांत स्वत:लाच दोष 
द्वेत राहिला. नंतर त्याने मुलाचे म्हणणे ऐकाय'चे 
ठरवले. कांही दिवसांतच त्याला डाळतांदुळा'े 
भाव समजले कीं येईल परत बापाजवळ! असं 
मानून निराशेने तो मुलाला म्हणाला, 

*'ऐक पोरा! असं कधीही वाटूं देऊं नकोस. 
तुला हवं तिथे राहा, सुखी राहा, असंच मला 
बाटेल.”' असं म्हृणून बापाने मुलाचा वांटा त्याला 
वेगळा काढून दिला. आपल्या बांटणीची रक्कम 
घेऊन मोहन जवळच्याच दुसऱ्या गांबात 


राहायला गेला. तिथे तो मोलमजुरी करुन दिवस 
कंठायला लागला. 

एक वर्ष उलटले. मोहनला मुलगा झाला. 
मोहृनप्रमाणे त्याचा मुलगादेखील कामचुकार 
आणि उनाड निघाला. त्याचे उर्मट बागणे प्राहून 
मोहनला खूप रग येत असे. एक दिवस संलापाने 
पेटून पोहनने आपल्या पुलाला चांगला 'चोप दिला. 
तो घरांतून पळून गेला आणि आपल्या 
आजोबांच्या गांवी गेला व त्यांना सारी हकीकत 
सांनितली. 

आजोबा नातबाला घेऊन गांवातल्या एका 
मित्राकडे गेले. त्याच्याशी बोलून चार दिवस 
नातवाला त्यांच्या घरी ठेवण्याची त्याने ब्यबस्था 
केली. 

इकडे मुलगा ध्ररांत नाही हे पाहून मोहन 
घाबरला. त्याने मुलाला खूप शोधले, पण कांही 
उपयोग झाला नाही. मुलाला शोधतशोधत मोहन 





शोवटी आपल्या पित्याजवळ गेला व त्याने 

विचारले, '“बाबा, माझा मुलगा घरांतून पळून गेला 
आहे. तो इकडे नाही ना आला? तो कामबिम 
कांही करत नाही, शिकत नाढी, नुसता उडाणटप्पू 
बनलाय. म्हणून मी त्याला चांगला मार दिला, 

नि तो घरांतून निघून गेला. 

''गेला निघून तर जाऊं दे कीं! असल्या 
आळणी मुलाने घरांत राहिलं काय किंबा नाडी 
राह्विलं, तरी बिघडलं कुठे)? तो थोडाच तुझ्या 
मदतीला येणार आहे? तू उगीच काळजी करुं 
नकोस.'' मोहनच्या पित्याने समजाबले. 

मोहन निराशेने घरी परत गेला, आपला पती 
एकटाच परत आलेला बघून मोहनची पत्नी 
रडतरडत म्हणाली, “मुलाला मार दिलात, काय 
मिळवलंत तुम्ही? त्याची संबय कधी तुम्ही 
बदललीत कां? बिचारा भुकेने कळवळून कुठे 
उपाशी बसला असेल कोण जाणे!” 

एकुलता एक मुलगा हरवला म्हणून मोहनने 
अंथरुण धरले. जेबणखाण सोडून दिले आणि 
दिवसरात्र तो पुलाच्या आठवणी काढून रडत 
राहिला. त्याची पत्नीदेखील दिवसरात्र टिपे 





मोहनच्या बडिलांना जेव्हां ही बातमी 
समजली, तेव्हां त्याने नातवाला बरोबर घेतले 
आणि तो मोइनच्या घरी गेला. पुलाला बघून 
मोहनला अश्रू आवरेनात त्याने मुलाला पिठी 
मारली आणि तो ढसाढसा रडूं लागला. 

मोहनच्या पित्याने त्याचे सांत्वन करताना 
म्हटले, *'पोरा, बापाचे वात्सल्य असेच असते. 
तू मुलाला मारलेस कारण तो उनाड झाला होता. 
पण त्याचा अर्थ तुझे मुलावर प्रेम नाही असा नव्हे, 
बघ, चार दिवस तो दिसला नाही तर्‌ काळजीने 
तुझा चेहरा कसा सुकून गेलाय. मीदेखील तू 
चांगला ब्हाबास म्हणून तुला नेहमी रागाबलो, मार 
दिला, शिव्यादेखील मोजल्या, मी परोपरीने 
सांगितले तरीदेखील तू ऐकले नाहीस आणि 
घरांतून निघून गेलास. तेव्हा मला किती बाईट 
वाटलं असेल ते तुला आता समजलं असेल!” 

त्यानंतर मोहन आपल्या पत्नी व मुलासह 
पित्याच्या घरी परत आला. शेतापधे काम 
करायला लागला आणि सारीजण सुखाने एकत्र 
राहूं लागली. 


आपल्याला सूचना देईन 
बाब्या! 





